RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ४३ ]] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६१७६ / २०१ ९.- श्री . आर. एस. भाकरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , पनवेल, यांची दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१ ९ ते 
५ ऑक्टोबर २०१ ९ अशी २ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . आर. एस. भाकरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. आर. एस . भाकरे , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . आर. एस. भाकरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल. पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ 


(१ ) 


? 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /( Jamav Bandi Aadesh ) /2019.— Whereas, based on the information received 
from various sources, it is apprehended that there is likelihood breach of peace and disturbance of 
public tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties and the 
undersigned in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons/ 
grounds for passing prohibitory orders under section 144 of Criminal Procedure Code (CrPC ), 1973 to 
ensure that no untoward /unwanted incidents occur. 


2. Whereas , it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and 
unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public 
tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray 
in the areas within the jurisdiction of Aarey Police Station , Goregaon Check Naka Premises under the 
control of Commissioner of Police, Greater Mumbai. 


3. Therefore, I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 (Act II of 1974 ), r/w the Commissioner of Police , Greater Mumbai s Order , dated 23rd 
December 1959 u / s. 10 , sub -section (2 ) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . XXII of 1951), with 
a view to maintain law and order and to avoid disturbances of public tranquility , do hereby, 
promulgate an order under section 144 Cr. PC , in Aarey Police Station , Goregaon Check Naka 
Premises limits prohibiting any public meeting or assembly of five or more persons or procession of any 
person and also prohibit entry of all types of vehicles carrying persons intending to participate in such 
unlawful assembly . This order does not apply to public gatherings that are taking place with the 
permission of competent authorities and if any one requires special examption , they may apply to 
Commissioner of Police , Greater Mumbai. 


4. This order shall come into force , within the jurisdiction of Aarey Police Station , Goregaon 
Check Naka Premises under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai with effect from 
06.00 hours on 5th October 2019 and ending at 06.00 hours on 6th October 2019 unless withdrawn 
earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code . 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press or by affixing copies on the 
Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCsP . 


Given under my hand and seal this on the 5th day of the October 2019 at Mumbai. 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


3 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


No. CP /XI(6 )/ 144 /( Jamav Bandi Aadesh )/2019.— Whereas , based on the information received from 
various sources, it is apprehended that there is likelihood breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties and the undersigned 
in the capacity of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons/ grounds for 
passing prohibitory orders under section 144 of Criminal Procedure Code (CrPC ), 1973 to ensure that 
no untoward /unwanted incidents occur ; 


2. Whereas , it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and 
unlawful assembly of five or more persons for prevention of breach of peace , disturbance to public 
tranquility and danger to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray 
in the areas within the jurisdiction of Aarey Police Station, Goregaon Check Naka premises under the 
control of Commissioner of Police , Greater Mumbai. 


3. Therefore, I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate , vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 (Act II of 1974 ), r /w the Commissioner of Police , Greater Mumbai s Order, dated 23rd 
December 1959 u / s. 10 , sub -section (2 ) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . XXII of 1951), with 
a view to maintain law and order and to avoid disturbances of public tranquility , do hereby , 
promulgate an order under section 144 Cr. PC , in Aarey Police Station , Goregaon Check Naka 
premises limits prohibiting any public meeting or assembly of five or more persons or procession of any 
person and also prohibit entry of all types of vehicles carrying persons intending to participate in such 
unlawful assembly . This order does not apply to public gatherings that are taking place with the 
permission of competent authorities and if any one requires special examption , they may apply to 
Commissioner of Police , Greater Mumbai. 


4. This order shall come into force , within the jurisdiction of Aarey Police Station , Goregaon 
Check Naka premises under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai with effect from 
06-00 hours on 6th October 2019 and ending at 06-00 hours on 8th October 2019 unless withdrawn 
earlier . 


5. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code . 


6. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press or by affixing copies on the 
Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCsP . 


Given under my hand and seal this on the 5th day of the October 2019 at Mumbai. 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE (OPERATION ) 
AND EXECUTIVE MAGISTRATE GREATER MUMBAI 


Order 
No. CP /XI/ 6 ) /L.W./702 ( 11)/2019.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of 
Police , (Operations), Brihan Mumbai in exercise of the power conferred upon me under 
sub - section ( 1) , and ( 2 ) of section 37 read with sub section (6 ) of section 2 and subsection ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 14th October 2019 
to 24-00 hours on 12th November 2019. 


1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears, bludgeons , unlicensed gun , knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms ( violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

(c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments 
or means of casting or impelling missiles . 

(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music. 

( f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over -throw the 
State . 

2. If any persons goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons. The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphone, as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal on 9th October 2019 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ / वाह/ नमुं / २३८०/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, जुईनगर मधील नवरात्रौ देवी विसर्जन मिरवणुका गावदेवी चौक व माणिकराव बडोबा 
पाळकर चौकातून विसर्जन स्थळावर जात असतात. विसर्जन मिरवणुकांच्या कालावधीत चिंचोली तलाव जुईनगर (शिरवणेगाव) या ठिकाणी वाहतूक 
कोंडी होऊ नये, वाहतूक सुरळीत व सुनियंत्रित रहावी याकरिता गावदेवी चौक व माणिकराव बडोबा पाळकर चौकाचेदिशेने येणाऱ्या - जाणाऱ्या 
वाहनांना प्रतिबंध बसणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र.एम.व्ही.ए.-११६/ सीआर / ३७/टीआर / दिनांक २७ सप्टेंबर १९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ ( १) ( अ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , 
नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 

जुईनगर येथील गावदेवी चौक व माणिकराव बडोबा पाळकर चौकाचे दरम्यान दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ०९ -०० वाजेपासून देवी 
विसर्जन कार्यक्रम संपेपर्यंत नवरात्र देवी विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरीज इतर वाहनांना “ प्रवेशबंदी " घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
कालावधीत नमूद वाहनांनी खालील पर्यायी मार्गाचा अवलंब करावा. 

( १) सानपाडा मार्गे गावदेवी चौकाकडून माणिकराव बडोबा पाळकर चौकाकडे जाणाऱ्या नवरात्रौ देवी विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरीज 
इतर वाहनांना “ प्रवेश बंदी " 
पर्यायी मार्ग : 

(१ ) गावदेवी चौक , जुईनगर येथून उजवीकडे वळण घेऊन भारत गृहनिर्माण सोसायटी , जुई सोसायटी मार्गे सुखशांती नर्सरी येथून 
ईलेक्ट्रीशन चौकातून इच्छित स्थळी जातील . 

( २) माणिकराव बडोबा पाळकर चौकातून गावदेवी चौकाकडे जाणाऱ्या नवरात्रौ देवी विसर्जन मिरवणुकीतील वाहनांखेरील इतर वाहनांना 
प्रवेश बंदी ". 
पर्यायी मार्ग : 

इलेक्ट्रीशन टॉवर चौक येथून डाव्याबाजुने वळण घेऊन सुखशांती नर्सरी मार्गे जुई सोसायटी , भारत गृहनिर्माण सोसायटी येथून गावदेवी चौक 
मार्गे इच्छित स्थळी जातील . 

सदरची अधिसूचना दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सकाळी ० ९ -०० वाजेपासून नवरात्रौ देवी विसर्जन कार्यक्रम संपेपर्यंत अंमलात राहील. 


" 


सुनिल लोखंडे, 


नवी मुंबई, 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ . 


पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ), 

नवी मुंबई. 


६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , नवी मुंबई यांजकडून 

वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 
क्रमांक पोउपआ/ वाह / नमुं / २४३५ / २०१९. - ज्याअर्थी, सीबीडी, गव्हाणफाटा व उरण वाहतूक शाखेच्या हद्दीतील उरणफाटा ते जेएनपीटीकडे 
गव्हाणफाटा / जासई मार्गावरून मोठ्या प्रमाणावर जड - अवजड वाहनांची वाहतूक होत असते. तसेच याच मार्गावरून उरणफाटा ते उरण दरम्यानच्या 
गावातील रहिवाशी तसेच जेएनपीटी व सीएफएसमध्ये काम करणारा कामगारवर्ग तसेच शाळा /कॉलेजचेविद्यार्थी नवी मुंबई व पनवेलकडे ये- जा 
करीत असतात. या मार्गावरून येणाऱ्या जड- अवजड वाहनांमुळे या मार्गावर अनेकदा नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. 
विशेषतः सकाळी ०८-०० वा . ते ११-०० वा . व सायंकाळी १७-०० वा . ते २०-०० वा . दरम्यानचे वेळेत सदर मार्गावर वाहतुकीचा ओघ जास्त 
प्रमाणात असतो. या दरम्यान वाहतुकीची कोंडी होत असल्याने नागरिकांना, नोकरवर्गाला व शाळा/ कॉलेजचेविद्यार्थ्यांना प्रचेड मनस्तापाला सामोरे 
जावे लागते . वाहतूक कोंडीमुळे बऱ्याचदा किरकोळ व प्राणांकित अपघात झाले असून प्राणांकित अपघाताच्या वेळी रस्ता रोको सारखे आंदोलने 
करून नागरिकांनी या वाहतूक कोंडीचा राग व्यक्त केलेला आहे. नागरिकांच्या देखील तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे सदर भागातील वाहतूक 
कोंडी टाळण्याचे दृष्टीने आम जनतेच्या सोयीसाठी वाहतूक सुरळीत राहणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्र . एम.व्ही.ए. - ११६ /सीआर / ३७/टीआर, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१ ) ( अ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुनिल लोखंडे, पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक , 
नवी मुंबई, पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे 

उरण फाटा ते जेएनपीटीकडे ( गव्हाणफाटा / जासईमार्गे ) जड- अवजड वाहनांना येण्या -जाण्यासाठी सकाळी ०८-०० वा . ते ११-०० वा . तसेच 
सायंकाळी १७-०० वा . ते २०-०० वा . दरम्यान “ प्रवेशबंदी ” घोषित करण्यात येत आहे. 

पर्यायी मार्ग : 

(१) ठाणे बाजुकडून जेएनपीटीकडे येणारी -जाणारी वाहतूक राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक -४ मुंब्रा-पनवेल मार्गे कळंबोली सर्कल वरून पनवेल 
बायपासने पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४- बी वरील डी पॉईंट वरून उजवीकडे वळण घेऊन -चिर्ले टोलनाका-चिर्लेगाव- धुतूमगाव - आयओटी 
जंक्शन-द्रोणागिरी टी -जंक्शन - करळफाटा वरून इच्छित स्थळी जातील . 

( २) पनवेल- उरण राज्य महामार्ग क्रमांक ५४ वरून येणारी-जाणारी वाहतूक ही चिंचपाडा येथून पनवेल बायपासने पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 
४ बी वरील डी पॉईंट वरून उजवीकडे वळण घेऊन चिर्ले टोलनाका-चिर्लेगाव-दुतूमगाव- आयओटी जंक्शन-द्रोणागिरी टी - जंक्शन - करळफाटा वरून 
इच्छित स्थळी जातील . 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही जीवनावश्यक वाहने, पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना 


. 


: 


- 


लागू होणार नाही. 


सदरची अधिसूचना दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील . 


सुनिल लोखंडे, 
पोलीस उप आयुक्त ( वाहतूक ) , 


नवी मुंबई , 


दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नवी मुंबई. 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 


वाचले. 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे हुकूम 
( १) भारत निवडणूक आयोगाकडील पत्र No. 464/INST/ 2009/ EPS, दिनांक १ सप्टेंबर , २०० ९ . 
( २ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ . 

आदेश 


क्रमांक उचिशा/ पोल -२/बंआ/ विसनि / २०१ ९ . - ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग भारत सरकार, नवी दिल्ली यांनी महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक 
निवडणूक , २०१९ जाहिर केलेल्या आहेत. दिनांक २१ सप्टेंबर २०१९ रोजी पासून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. विधानसभा 
सार्वत्रिक निवडणुका शांततेने व खुल्या वातावरणात पार पाडण्यासाठी तसेच कायदा व सुव्यवस्था राखणे जरूरीचे असल्याने वाचले अ.क्र . ( १) 
मधील ३.६ अन्वये व वाचले अ.क्र . ( २) अन्वये फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेचे 
आहेत . अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , सुनील चव्हाण, जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी , फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये आदेशित करतो की , रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकूण १८ पोलीस ठाणेनिहाय असलेल्या स्वसंरक्षणार्थ, शेती संरक्षणार्थ शस्त्र वा अन्य 
कोणतेही शस्त्र सार्वजनिक ठिकाणी बाळगण्यास तसेच शस्त्रांचे प्रदर्शन करण्यास महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१ ९ ची आदर्श 
आचारसंहिता संपेपर्यंत या आदेशाद्वारे मनाई करण्यात येत आहे. 

या आदेशाचा जो अवमान्यता करेल तो भारतीय दंड संहिता कलम १८८ प्रमाणेशिक्षेस पात्र राहील . 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दिला आहे . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ . 


सुनील चव्हाण , 
जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , कल्याण तालुका, कल्याण यांजकडून 
वाचावे.: - ( १) या कार्यालयाकडील जा.क्र . उपनि / कल्याण / बी -१ / कलम २१/ कहोक ग्रा / नोंदणी रद्द/ २५५ ९ / सन २०१८ , दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये आदेश . 

आदेश 


क्रमांक उपनि / कल्याण / बी-१/नियम ८ ९ (१७ ) / कहोक ग्रा / १५४२/ सन २०१ ९. - ज्याअर्थी, कल्याण सेंट्रल को - ऑप . होलसेल कन्झुमर्स 
स्टोअर्स लि., कल्याण, ता . कल्याण, जि . ठाणे ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० अन्वये नोंदित सहकारी संस्था असून , जिचा नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / सीओएन / १०६ / १९ ६३, दिनांक ९ ऑक्टोबर १९ ६३ असा असून जी कायदेशीर कामकाजाच्या दृष्टीने या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत 
येते , आणि 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक (१) अन्वये कल्याण सेंट्रल को - ऑप . होलसेल कन्झुमर्स स्टोअर्स लि ., कल्याण, ता . कल्याण, जि . ठाणे 
नोंदणी क्रमांक टीएनए/ सीओएन / १०६/ १ ९ ६३, दिनांक ९ ऑक्टोबर १९ ६३ या संस्थेची या कार्यालयाकडील जा.क्र . उपनि / कल्याण / बी -१/ कलम 
२१/ कहोक ग्रा / नोंदणी रद्द / २५५ ९ / सन २०१८ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीचा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
आदेशानुसार सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात आलेली आहे व सदर संस्थेची लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणीदेणी व लक्षात न येण्यासारखी 
दाव्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील नियम , १९ ६१ चे नियम ८९ (१७ ) मधील 
तरतुदीनुसार श्री . योगेश रं. देसाई, तत्कालीन उप निबंधक. सहकारी संस्था, कल्याण यांची शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून नियुक्ती करण्यात 
आलेली होती, आणि 

त्याअर्थी, श्री. योगेश देसाई, तत्कालीन उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण , ता . कल्याण, जि.ठाणे यांची उप निबंधक , सहकारी संस्थास 
वसई येथे बदली झाल्यामुळे अन्य शासकीय अभिहस्तांकितीची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याने सदरच्या आदेशात अंशतः बदल करून 
त्यांचेऐवजी अन्य शासकीय अभिहस्तांकिती यांची नियुक्ती करणेबाबत मी पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

अंशतः बदलाचे आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील नियम , १९ ६१ चे नियम ८ ९(१७ ) मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , प्रियंका गाडीलकर , उप निबंधक, सहकारी संस्था, कल्याण, ता. कल्याण, जि . ठाणे कल्याण सेंट्रल को - ऑप . होलसेल कन्झुमर्स स्टोअर्स लि . , 
कल्याण, ता . कल्याण, जि . ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनए /सीओएन / १०६ /१९ ६३, दिनांक ९ ऑक्टोबर १९ ६३ या संस्थेवर शासकीय अभिहस्तांकिती 
म्हणून नियुक्तीचे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या आदेशात उपरोक्त नमूद कारणास्तव अंशतः बदल करून श्री. योगेश रं . देसाई, तत्कालीन 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण, ता . कल्याण, जि . ठाणे यांचेऐवजी श्रीमती प्रियंका गाडीलकर , उप निबंधक , सहकारी संस्था, कल्याण 
तालुका, कल्याण यांची सदर संस्थेची लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणीदेणी व लक्षात न येण्यासारखी द्याव्याबाबतची कार्यवाही करण्यासाठी 
शासकीय अभिहस्तांकिती म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ११ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


प्रियंका गाडीलकर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 


कल्याण तालुका, कल्याण . 


९ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा / पोल-२ / म.आ./ ५१ ९ / २०१९.- ज्याअर्थी, जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ 
वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपरिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा 
विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी 
भूसंपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे. 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे, ता . खेड, येथे तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून 
तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजुच्या परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे . 

तसेच जिल्ह्यात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत नवरात्रौत्सव हे सण साजरे करण्यात येणार आहे. 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा / २९ ८१४ / २०१९ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७(१)(३ ) अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ०१-०० वा. पासून ते दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे : 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी, बंदुका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे. 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
( इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. 
( ग ) पाचकिंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे. 

मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत : 
( १ ) अंत्ययात्रा, 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इ., 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी , 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 

लागू 
होणार नाही . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी दिला. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५१९९ / २०१९. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित 
रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तित 


अर्जित / परिवर्तित 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ 


१५ ९ 


दिनांक ३ ऑक्टोबर 


श्री . गि . म . साधले, 
दिवाणी न्यायाधीश , 


पाटकर , 


दिवस 
अर्जित 


२०१ ९ ते ५ ऑक्टोबर 
२०१ ९ तीन दिवस 


क . स्तर व 


रजा . 


अर्जित रजा . 


न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, लांजा. 


दिनांक २ ऑक्टोबर २०१ ९ श्रीमती एम . आर . 
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१ ९ 

दिवाणी 
च्या सुट्ट्या. 

न्यायाधीश, क . स्तर , 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ 

व न्यायदंडाधिकारी 
रोजीचे लोकअदालतीचे 

राजापूर . 
कामकाज संपलेनंतरपासून 
ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


वर्ग-१, 


~ 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच, वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर , ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१ ९. 


रा . न. जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / ४६५२ / २०१ ९. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जीत रजेचा/ सुट्टी भोगणेचा/ मुख्यालय सोडणेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक ( ४ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार 
ठेवणेत येत आहे 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा कालावधी 


रजा 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्री . 


एल . 

डी . बिले, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अति . सत्र 
न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . 


३१५ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१ ९ ते ५ सप्टेंबर 
२०१ ९ तीन दिवस 


श्री . आर. एन . जोशी , 
प्रमुख 

जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


रजा 


अर्जित रजा . 


२ 


श्री . ए. एस . आवटे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 


३१२ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१९ ते दिनांक ५ 
सप्टेंबर २०१ ९ तीन 
दिवस अर्जित रजा . 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ 
व ६ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ 
च्या सुट्ट्या . 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
चे कार्यालयीनवेळेनंतर पासून 
ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ व 
दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ 
च्या सुट्ट्या. 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


खेड . 


रजा 


श्री . आर. एन . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, रत्नागिरी 
यांजकडे विशेष कामाचा 
पदभार ठेवणेत येत 
आहे . तसेच श्री . जी . 
जे. श्रीसुंदर, दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर , 
खेड यांजकडे न्यायीक 
व प्रशासकीय कामाचा 
पदभार ठेवणेत येत 
आहे . तसेच जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . 
सत्र न्यायाधीश , खेड 
यांचे पदभारासह. 
श्री . डि . एस . झवर , 
दिवाणी न्यायाधीश, व. 

रत्नागिरी. 


३ 


श्री . जी . जी . इटकळकर , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


१७१ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ 
ते ५ सप्टेंबर २०१ ९ 
तीन दिवस अर्जित 


स्तर , 


रजा 


रजा . 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ , 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ 
तसेच दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१ ९ व दिनांक ७ सप्टेंबर 
२०१ ९ च्या सुट्ट्या. 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ७ सप्टेंबर 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपर्यंत . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


वेळेपर्यंत .) .. 


५ 


४ श्री . ए. एम . सामंत , २२३ दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ , 

श्री . डि . एस . झवर , 
सचिव , जिल्हा विधीसेवा दिवस ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ दिवाणी न्यायाधीश , 
प्राधिकरण, अर्जित तीन दिवस अर्जित रजा . व दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ 

व . स्तर , रत्नागिरी 
रत्नागिरी. रजा. 

ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ यांजकडे (दिनांक ३१ 
च्या सुट्ट्या. 

ऑगस्ट २०१ ९ चे 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ कार्यालयीन वेळेनंतर 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक ७ 
पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर 

सप्टेंबर २०१ ९ चे 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 

कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत . 
श्री . जी . जी . इटकळकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडे (दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत .) 
श्री . ए. ए . वाळुजकर , ११४ दिनांक २८ ऑगस्ट २०१९ 

दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ , 

श्री . एन . सी . 

पवार , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , दिवस व दिनांक २९ ऑगस्ट २०१ ९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ २ रे सह दिवाणी 
व न्यायादंडाधिकारी अर्जित तसेच दिनांक ३ सप्टेंबर 

व च्या सुट्ट्या. 

न्यायाधीश , क . स्तर. 
वर्ग-१, रत्नागिरी. 

रजा २०१९ ते दिनांक ४ सप्टेंबर दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ व न्यायदंडाधिकारी 
२०१ ९ चार दिवस 

चे कार्यालयीन वेळेनंतर वर्ग-१, रत्नागिरी 
अर्जित रजा . पासून ते दिनांक ५ सप्टेंबर 

( ग्राम न्यायालय पाली 
२०१९ चे कार्यालयीन 

मु . 

रत्नागिरी तसेच 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 

मुख्यदंडाधिकारी बाल 
न्यायमंडळ रत्नागिरी 
या ही पदांचा पदभार 

ठेवणेत येत आहे. ) 
६ श्रीमती एस . व्ही . पावसकर , १५ दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ , 

श्रीमती. के . ओ. 
४ थे सह दिवाणी दिवस ते दिनांक ५ सप्टेंबर दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ 

काटकर , ७ वे सह 
न्यायाधीश , क . स्तर , 

अर्जित २०१ ९ तीन दिवस व दिनांक ६ सप्टेंबर 

दिवाणी न्यायाधीश, 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा . अर्जित रजा . २०१ ९ ते दिनांक ८ सप्टेंबर 

क . स्तर व 
रत्नागिरी . 

२०१ ९ च्या सुट्ट्या. 

न्यायदंडाधिकारी 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ वर्ग-१ , रत्नागिरी. 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत . 
श्रीमती . आर . एस . 

१५ 

दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, श्रीमती . के . ओ. 
५ वे सह दिवस ते दिनांक ५ सप्टेंबर दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ काटकर , ७ सह 
दिवाणी न्यायाधीश , अर्जित २०१ ९ तीन दिवस व दिनांक ६ सप्टेंबर 

दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर . व रजा 

२०१ ९ ते दिनांक ८ सप्टेंबर 

क . स्तर, व न्याय 
न्यायदंडाधिकारी 

२०१ ९ च्या सुट्ट्या. 

दंडाधिकारी वर्ग-१, 
वर्ग-१ , रत्नागिरी . 

दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ रत्नागिरी . 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


वर्ग -१ , 


~ 


७ 


गोसावी, 


वे 


. 


अर्जित रजा . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 


१३ 


ओस . जाधव , 


वर्ग -१ , 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती. पी . एस . 
८ 

१५ दिनांक ३ सप्टेंबर दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ श्री . एन . सी . पवार , 
गोवेकर , ६ वे सह दिवस २०१ ९ ते दिनांक ५ दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ 

२ रे सह दिवाणी 
दिवाणी न्यायाधीश , अर्जित सप्टेंबर २०१९ तीन व दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ न्यायाधीश , क . स्तर . 
क . स्तर व 

रजा दिवस अर्जित रजा ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ 

व न्यायदंडाधिकारी 
न्यायदंडाधिकारी 

च्या सुट्ट्या. 

वर्ग-१, रत्नागिरी 
वर्ग-१, रत्नागिरी . 

दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 

यांचेकडे (दिनांक ३१ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचे 
पासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर 

कार्यालयीन वेळेनंतर 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 

पासून ते दिनांक २ 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 

सप्टेंबर २०१ ९ चे 
कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत .) . . 
श्री . के . ओ. काटकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांजकडे (दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत .) 
श्रीमती व्ही . व्ही . पाटील, ३५ दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, 

श्री . 

यु . 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस ते ५ सप्टेंबर २०१ ९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व अर्जित तीन दिवस अर्जित 

व दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी 

रजा रजा. 

ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ न्यायदंडाधिकारी 
दापोली . 

च्या सुट्ट्या. 

वर्ग-१, दापोली. 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ चे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
१० श्री . अस . अस . पचंडी, १२ दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ ते श्रीमती व्ही . डी . 
२ रे सह दिवाणी 

दिवस ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ साळवे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , अर्जित तीन दिवस अर्जित 

च्या सुट्ट्या. 

न्यायाधीश , क . स्तर , व 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा रजा . 

दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, खेड . 

चे कार्यावेळेपूर्वीपासून वर्ग-१, खेड . 
ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
११ श्रीमती पी . ओ. आपटे , २३ दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ 

दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, 

श्री . व्ही . ओ. जाधव, 
दिवाणी न्यायाधीश , दिवस ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ २ रे सह दिवाणी 
क . स्तर, अर्जित तीन दिवस अर्जित व दिनांक ६ सप्टेंबर 

न्यायाधीश , क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा रजा . २०१९ ते दिनांक ८ सप्टेंबर 

व न्यायदंडाधिकारी 
२०१ ९ च्या सुट्ट्या. 

वर्ग-१, चिपळूण 
दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१ ९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
९ सप्टेंबर २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


वर्ग-१, गुहागर . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१२ 


श्रीमती जे . जे . माने, 
सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, चिपळूण . 


४८ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ 
ते दिनांक ५ सप्टेंबर २०१९ 
तीन दिवस 
अर्जित रजा 


रजा 


१३ 


श्री . ओ. . कुलकर्णी, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी 


५० 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ 
ते दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०१ ९ तीन दिवस 


रजा 


अर्जित रजा 


वर्ग -१, राजापूर . 


वर्ग-१, राजापूर . 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ , श्री . व्ही. ओ. जाधव , २ रे 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ क . स्तर, व 
ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ न्यायदंडाधिकारी 
च्या सुट्ट्या. 

वर्ग-१, चिपळूण . 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, श्रीमती एम . आर . 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ पाटकर , 

दिवाणी 
तसेच दिनांक ६ सप्टेंबर न्यायाधीश , क . स्तर , 
२०१९ व दिनांक ७ सप्टेंबर व न्यायदंडाधिकारी 
२०१९ रोजीचे दुपारी २-०० 
वाजेपर्यंतच्या 

सुट्ट्या. 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे 
दुपारी २-०० वाजेपर्यंत . 
दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९, 

श्रीमती. एम . आर. 
दिनांक २ सप्टेंबर २०१९ 
व दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ न्यायाधीश, क . स्तर , 
ते दिनांक ८ सप्टेंबर २०१ ९ 

व न्यायदंडाधिकारी 

वर्ग -१ , राजापूर 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ यांजकडे (दिनांक ३१ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ऑगस्ट २०१ ९ चे 
ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ कार्यालयीन वेळेनंतर 
रोजीचे कार्यालयीन 

पासून 

ते दिनांक ७ 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 

सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे 
दुपारी २-०० वाजेपर्यंत 
पदभार रहावयाचा 


१४ 


श्री . जी . एम . साधले, 
दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, लांजा . 


१६२ 
दिवस 
अर्जित 


दिनांक ३ सप्टेंबर २०१९ 
ते दिनांक ५ सप्टेंबर 
२०१ ९ तीन दिवस 


पाटकर , दिवाणी 


रजा 


अर्जित रजा. 


रोजीच्या सुट्ट्या. 


आहे. ) 


श्री . अ. अ. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ राजापूर यांजकडे (दिनांक ७ सप्टेंबर २०१ ९ 
रोजीचे दुपारी २-०० वाजलेपासुन ते दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत. ) 


. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच , वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर, ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१९ . 


ला . द. बिले, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


. 


आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / ४२५६ / सन २०१९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला 


होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


( १ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


५१ 


दिनांक ३० जुलै 


२०१ ९ ते २ ऑगस्ट 


श्रीमती एस . एस . मतकर , 
३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
रत्नागिरी . 


दिवस 
अर्जित 


२०१ ९ चार दिवस 


श्रीमती एस . व्ही . 
पावसकर , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, रत्नागिरी. 


रजा . 


अर्जित रजा. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच , वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर , ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच, त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 


ला . द . बिले, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


दिनांक ६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / ५०७७ / सन २०१९. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच, रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती प. शे . गोवेकर , 
६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, ( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
रत्नागिरी . 


२७ दिनांक १३ सप्टेंबर 
दिवस २०१ ९ रोजी एक 
परिवर्तित दिवसाची परिवर्तीत 


दिनांक १४ सप्टेंबर २०१ ९ व 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१ ९ 


श्रीमती के . ओ . 
काटकर , ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१ , रत्नागिरी . 


रजा . 


च्या सुट्ट्या 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून 
ते दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच , वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर , ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच, त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


रा . न. जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१ ९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


१७ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2808/2019.- Smt. S. H. Panhale , Joint Civil Judge (Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class, Sawantwadi is granted earned leave for 4 days from 4th October 2019 to 
7th October 2019 with permission to leave headquarters from 3rd October 2019 A.O.H.to 8th October 
2019 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. S. H. Panhale , is reposted as Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi. 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Smt. S. H. Panhale , would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge ( Junior Division ) 
and JudicialMagistrate , First Class , Sawantwadi had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid period the charge of the Court of the Joint Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate, First Class , Sawantwadi, and the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Dodamarg shall remain with Smt. R. R. Bedagkar , Civil Judge ( Junior 
Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi. 


The Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi is directed 
to hand over the charge of her Court alongwith the court to the Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Dodamarg to the Civil Judge (Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class ., Sawantwadi. She is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions 
contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 3rd October 2019 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2821/2019.— Granted commutted leave ex - post-facto for1 day on 3rd October 2019 
to Shri S. A. Jamadar, Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate, First Class , Kankavli. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri S. A. Jamadar, is re- posted as Civil Judge (Junior Division ) and 
Judicial Magistrate First Class, Kankavli. 


Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981 , 
Shri S. A. Jamadar, would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Kankavli had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri S. A. Jamadar , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Kankavli , the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class, Kankavli on 3rd October 2019 was already kept with 
Shri S. B. Patil , Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate First Class., Kankavli. 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class , Kankavli is directed to 
submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


S. D. JAGMALANI, 


Sindhudurg , 
dated the 4th October 2019 . 


Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५ ९ ८३/ २०१९.- श्री. ए. यु. बहिर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , पनवेल यांची दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१ ९ ते 
५ ऑक्टोबर २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागिल दिनांक २ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या व पुढील दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या 
सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

ए . यु. बहिर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यांत येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए. यु. बहिर , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . ए. यु. बहिर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . व्ही . स्वामी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


श्री . 


. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


~ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५ ९ ६३ / २०१ ९.- श्री . प्र. ग. लंबे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, श्रीवर्धन यांची दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ ते 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ अशी ०५ दिवसांची परिवर्तित रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . प्र. ग. लंबे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, श्रीवर्धन येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . प्र. ग. लंबे, हे जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, श्रीवर्धन , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . प्र. ग. लंबे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीम . ए. सी . रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , माणगांव यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ अ 


२० 


वाचावे . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

विभागीय सह निबंधक , सहकारी संस्था, कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ ( अद्ययावत सुधारणेसह ). 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र.ना.पत / डी -४ / 

पतसंस्था / का.क . १५६/०७, दिनांक ३१ डिसेंबर , २००७ रोजीचे परिपत्रक. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक प्रशासन / 

क.४९ , १५६/ वेतन कपाती / का . पद्धती / २००८ , दिनांक १० डिसेंबर, २००८ . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , यांचेकडील जा.क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता/ कब्जाबंदी / 

२०० ९ , दिनांक २० मार्च, २०० ९ . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था यांचेकडील जा.क्र.ना. पत / डी-४ / पतसंस्था / का.क./ १५६ / 

११, दिनांक २१ नोव्हेंबर , २०११ चे परिपत्रक . 
( ६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था / 

स.आ.-५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती/९ / २०१७, दिनांक १ जानेवारी , २०१७. 
( ७ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था / 

स.आ.- ५ / खर्च/वसुली आदेश / ८७२ / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ . 
( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा.क्र . पतसंस्था/ सआ 

५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ रोजीचे परिपत्रक . 
( ९ ) अध्यक्ष, श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण यांचेकडील दिनांक ४ जुलै २०१ ९ 
रोजीचे या कार्यालयास (पूर्ततेसह प्राप्त दिनांक ९ सप्टेंबर, २०१ ९) रोजी प्राप्त झालेला प्रस्ताव. 

आदेश 
क्रमांक विसनि / कोकण / वि -५ / कलम १५६ / श्री समर्थ भंडारी ना. सह पत / २० / सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , आप्पाराव घोलकर , विभागीय सहनिबंधक, सहकारी 
संस्था, कोकण विभाग , नवी मुंबई या आदेशाद्वारे श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळूण यांचेकडील वाचले क्रमांक ९ 
च्या प्रस्तावास अनुसरून संस्थेच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी सदर पतसंस्थेच्या खालील दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस विशेष वसुली अधिकारी 
व विक्री अधिकारी म्हणून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६(१) व 
( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०७, २ ( एच ) व ( जे ) तसेच नियम १०७, खालील उपनियम ( ३ ), ( ५ ) 
( ६ ) ( ७) (९ ) (१० ) (११ ) व ( अपसेट प्राईस निश्चित करण्याची तरतुद वगळून ) नियम ( १२ ) (१३) (१५ ) (१८ ) व ( २० ) नुसार दिलेल्या 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक २७ सप्टेंबर , २०१ ९ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० पर्यंत कर्ज वसुली करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती खालील अटीस अधिन राहून शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुदा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


१ . 


श्री . संदिप विष्णु राऊत 


संस्थेचे अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


संपूर्ण कोकण 
विभाग 


अटी. 

१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील नमुद तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज 
वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, नियुक्ती किंवा सेवेतुन काढून टाकल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 

( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण. १५०४ /प्र.क्र . २३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी तीन 
सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 

( ६ ) वेतन प्रदान अधिनियम , १९ ३६ अन्वये करावयाची कपातीची मागणी संस्थेने मालकाकडे करावयाची आहे. परस्पर बँकांशी संपर्क साधून 
वेतनाची रक्कम कपात करण्यात येऊ नये . 

( ७ ) या आदेशान्वये नियुक्त वसुली अधिकाऱ्यांनी “ जप्त " केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 
देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करता येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व त्याखालील 
नियमांचेपालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 

( ८ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हुकूमनामा / वसुली दाखला यामधील वसुलपात्र रक्कम व उपरोक्त नमूद हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्च म्हणून थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची 
आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर श्री समर्थ भंडारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चिपळूण ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल. 

( १० ) संस्थेने याप्रमाणे वसूली केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. संस्थेच्या 
नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी / तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील . 

(११) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या 
परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसूलीचे अधिकार काढून 
घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

(१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीसा / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद 


" 


. 


करावा . 


( १४ ) संस्थेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामाकाजाच्या आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 

सदरचे आदेश दिनांक २७ सप्टेंबर, २०१९ पासून अंमलात येतील. 


आप्पाराव घोलकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर - नॉर्थ विभाग, 

-नॉर्थ विभाग , मुंबई यांजकडून 
वाचावे ..- (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १७ व त्याखालील नियम १६(२ ) मधील तरत -द. 

( २) जय आशियाना को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., या संस्थेच्या सभासदांच्या दिनांक १० मे , २०१९ रोजीचा प्रस्ताव . 
( ३ ) आय. सी . आशियाना को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., या संस्थेच्या सभासदांच्या दिनांक १० मे , २०१ ९ रोजीचा 


प्रस्ताव . 


( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १७ व नियम १६ ( २) अन्वये दिनांक २४ मे , २०१ ९ 

रोजीचा प्राथमिक मान्यता आदेश . 
( ५ ) मुख्यप्रवर्तक श्री. चंद्रशेखर मधुसुदन मांडे यांनी या कार्यालयात दाखल केलेला दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१ ९ 

रोजीचा प्रस्ताव . 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / आर-नॉर्थ विभाग / १९ २४ / २०१९.- ज्याअर्थी, जय आशियाना को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., नोंदणी क्रमांक बीओएम / 
डब्ल्यूआर / एचएसजी /टीसी/ ४०७०/ ८८-८९, दिनांक २ जानेवारी , १९ ८९ असा आहे. आय. सी . आशियाना को - ऑप . हौ . सो. लि ., नोंदणी 
क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूआर / एचएसजी/ टीसी/ ४४३० / ८८-८९ असा आहे. आणि 

ज्याअर्थी, खाली नमुद केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था , उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर -नॉर्थ विभाग, मुंबई यांच्या अधिकार 
कक्षेत येते ; 

ज्याअर्थी, जय आशियाना को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., व आय . सी . आशियाना को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., (यापुढे “ संस्था ” असे 
वाचावे ) व या संस्थेचा कारभार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (यापुढे “ अधिनियम ” असे वाचावे ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम, १९ ६१ ( यापुढे “नियम असे वाचावे) व संस्थेच्या मंजूर उपविधी व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली शासन निर्णय, यास अनुसरून 
कामकाज करणे , आवश्यक आहे . आणि ; 

ज्याअर्थी, खाली नमुद केलेली संस्था जय आशियाना को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., व आय . सी. आशियाना को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., 
यांनी एकत्रिकरणाचा प्रस्ताव या कार्यालयास दिनांक १० मे, २०१९ रोजी सादर केला असून सदर प्रस्तावाची छाननी केली असता ती खालीलप्रमाणे 


. 


आहे ; 


ज्याअर्थी, जय आशियाना को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., व आय . सी . आशियाना को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., सदर संस्थेची खालीलप्रमाणे 
इमारत असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे : 
अनुक्रमांक तपशील 

ठिकाण 

इमारत / युनिटचा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
(i ) जय आशियाना को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., 

७० सभासद 
(ii ) आय सी . आशियाना को - ऑप . हौसिंग सो . लि ., ३ ९ सभासद 
ज्याअर्थी, नमूद संस्थांनी दाखल केलेला प्रस्ताव पुढीलप्रमाणे आहे . जय आशियाना को - ऑप. हौ.सो. लि ., आशियाना सी बिल्डींग , 
आय . सी . कॉलनी, बोरीवली (प.), मुंबई ४०० १०३. आय . सी . आशियाना को - ऑप . हौ.सो.लि., आय . सी . कॉलनी, बोरीवली (प.), 
मुंबई ४०० १०३, या संस्थांचे प्लॉट हा एकच आहे. प्रत्येक संस्थेचे प्रवेशद्वार हे एकच आहे त्याचप्रमाणे पाणी मीटर, विद्युत मीटर , पाण्याच्या 
टाक्या स्वतंत्र आहेत . दोन्ही संस्थांच्या प्लॉटच्या अंतर्गत रहदारीचा सामायिक रोड आहे. प्रत्येक संस्थेचा आर्थिक कारभार व देखभाल स्वतंत्र 
असून सदर संस्थांवर कोणताही शासकीय व इतर प्राधिकरणाचा आर्थिक व इतर कोणत्याही प्रकारचा बोजा व दायित्व नाही . 

जय आशियाना को - ऑप. हौ.सो.लि., आशियाना सी-बिल्डींग, आय. सी . कॉलनी, बोरीवली (प.), मुंबई ४०० १०३, आय. सी . आशियाना 
को - ऑप. हौ. सो . लि ., आय. सी . कॉलनी, बोरीवली (प.), मुंबई ४०० १०३, या संस्थांचे एकत्रिकरण खालील उद्दिष्टांसाठी करणेबाबत 
सदर संस्थांनी ठराव केलेला आहे 

( १) वरील दोन्ही संस्थांच्या इमारतीचे बांधकाम हे साधारणतः ३७ वर्षापूर्वीचे या कालावधी दरम्यान असल्यामुळे त्या धोकादायक अवस्थेत 
आहेत, त्याचप्रमाणे सदर संस्थांच्या इमारतीची दुरुस्ती व डागडूजी करणे , संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या परवडण्यासारखे नाही व ते खर्चिक असल्यामुळे 
संस्था एकत्रिकरण करून संस्थांचे एकत्रित व्यवस्थापन करणे सोईस्कर होईल . 

( २ ) दोन्ही संस्थांचे एकत्रिकरण केल्यामुळे व्यवसायिक सल्लागारामार्फत नियोजन करणे फायदेशीर होईल . 

( ३) संस्था एकत्रिकरण करून भविष्यात संस्थांचा एकत्रित पुनर्विकास करतांना महानगरपालिकेमधून विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे 
संस्थेला जास्तीत जास्त एफ . एस . आय व टि . डी . आर चा फायदा मिळण्याबाबत प्रयत्न करणे . 

वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व सभासदांचा जास्तीत जास्त फायदा करण्यासाठी सदर दोनही संस्थांनी संस्थानिहाय सभा घेऊन विशेष 
सर्वसाधारण सभेमध्ये संस्थांचा एकत्रिकरण करण्याचे ठरविण्यात आले व त्याप्रमाणे दिनांक २८ एप्रिल , २०१ ९ रोजी दोन्ही संस्थांनी विशेष 
सर्वसाधारण बोलाविली त्या सभेमध्ये उपरोल्लेखित विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला. 


२३ 


~ 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 

सदर संस्थेच्या एकत्रिकरणानंतर होणारी नवीन संस्थेचे नाव आय. सी . जय आशियाना को - ऑप. हौ.सो. लि ., सुचित केलेले आहे 
व दोन्ही संस्थांनी श्री . चंद्रशेखर मधुसूदन मांडे यांची मुख्यप्रवर्तक म्हणून नेमणूक केलेली आहे. वरील सभेच्या विषयावर चर्चा करून तसा 
ठराव करण्यात आला व त्याला सर्व सभासदांची मान्यता घेण्यात आली. 

जय आशियाना को - ऑप . हौ.सो.लि., आशियाना सी -बिल्डींग, आय . सी . कॉलनी, बोरीवली ( प.), मुंबई ४०० १०३, आय . सी . 
आशियाना को - ऑप . हौ.सो.लि., आय . सी . कॉलनी, बोरीवली (प.), मुंबई ४०० १०३, या संस्था एकत्रित करून एक नवीन को - ऑप. 
हौ.सो.लि., संस्था निर्माण करण्याचे विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्र . ०१ प्रमाणे ठरविण्यात आले, त्याचप्रमाणे जय आशियाना को 

ऑप . हौ.सो.लि., या संस्थेने दिनांक २८ एप्रिल, २०१ ९ रोजी तसेच आय . सी . आशियाना को - ऑप. हौ.सो.लि., या संस्थेने दिनांक २८ एप्रिल , 
२०१ ९ रोजी सभा घेऊन तसा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. आणि ; 

ज्याअर्थी, नमूद दोन्ही संस्थानी उपरोक्त वस्तुस्थिती सादर केल्याने जय आशियाना को - ऑप . हौ.सो.लि. , आशियाना सी -बिल्डींग, 
आय . सी . कॉलनी, बोरीवली ( प.), मुबई ४०० १०३, आय. सी . आशियाना को - ऑप . हौ.सो.लि., आय . सी . कॉलनी, बोरीवली (प.), 
मुंबई ४०० १०३, या दोन स्वतंत्र संस्थांचे सभासदांच्या मागणीनुसार एकत्रिकरण करणेच्या प्रस्तावास प्राथमिक मान्यता देण्याचे आदेश वाचावे 
क्रमांक ४ द्वारे पारीत करण्यात आलेले आहेत . तसेच , जर दायित्वाचे हस्तांतरण होणार असेल तर त्याबाबत संस्थेने संस्थेचे, सभासद , 
धनको आणि हितसंबंधिय यांच्या हरकती, आक्षेप म्हणणे मागविण्यासाठी जी नमुन्यामध्ये नोटीस देण्याचा आदेश सदर पत्रात नमूद होता . 
त्याचप्रमाणे सदर नोटीस संस्थेच्या व उप निबंधक कार्यालयाच्या सुचना फलकावर प्रसिद्ध करण्याचा व सदर नोटीस दैनिक वर्तमान पत्रामध्ये 
प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता . याशिवाय महाराष्ट्र राज्य को - ऑप . हौ . फेडरेशन लि ., व मुंबई जिल्हा गृहनिर्माण संस्थांचा संघ मर्यादित 
यांना सदर आदेशाची प्रत पाठविण्यात येऊन त्यांचे संस्थेच्या एकत्रिकरणाच्या संबंधात अभिप्राय व आक्षेप मागविण्यात आलेले आहेत ; 

ज्याअर्थी, जय आशियाना को - ऑप . हौसिंग सो.लि., व आय. सी आशियाना को - ऑप. हौसिंग सो.लि., या संस्थांनी दिनांक १८ ऑगस्ट , 
२०१९ रोजीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत संस्था एकत्रिकरण व यासंबंधी सभासद यादी, योजना व संस्था एकत्रिकरणानंतर मालमत्ता व देयके 
एकत्रिकरणानंतर नवीन निर्माण होणाऱ्या संस्थेत वर्ग करण्यासंबंधी सर्वानुमते निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. दोन्ही संस्थेने “ जी ” नमुन्यातील 
नोटीस दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजीच्या नवशक्ती या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केलेली आहे . तसेच सदर नोटीस संस्थेच्या नोटीस फलकावर 
व या कार्यालयाच्या नोटीस फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, संस्था एकत्रिकरणाच्या संबंधात निर्गमित करण्यात आलेल्या प्राथमिक मान्यताच्या आदेशाबाबत संस्थेचे सभासद , धनको व 
हितसंबंधित यांना नैसर्गिक न्याय तत्वास अनुसरून त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आलेली आहे. संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या " जी " 
नमुन्यातील नोटीशीत उल्लेख केलेल्या कालावधीत संस्थेकडे तसेच या कार्यालयात कोणत्याही सभासद, धनको आणि हितसंबंधिय यांचे हरकती / 
आक्षेप/ सुचना प्राप्त झालेल्या नाहीत . तसेच , महाराष्ट्र राज्य को . ऑप. हौ.सो. फेडरेशन लि ., व मुंबई जिल्हा गृहनिर्माण संस्थांचा संघ मर्यादित 
यांच्याकडून कोणतेही अभिप्राय प्राप्त झालेले नाहीत . आणि ; 

ज्याअर्थी, नवीन नोंदणीकृत संस्थांचे वर्गीकरण हे गृहनिर्माण संस्था व उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे राहिल 
व त्यांचे व्यवस्थापन व कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चा कायदा व त्या अंतर्गत १९ ६१ चे नियम व संस्थेचे 
मंजूर उप विधीनुसार चालविला जाईल ; 

ज्याअर्थी, या आदेशान्वये मूळ जय आशियाना को - ऑप. हौसिंग सो.लि., व आय. सी . आशियाना को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., 
संस्थांचे एकत्रिकरण होऊन नवीन , आय . सी . जय आशियाना को - ऑप. हौ . सो . लि ., ही संस्था अस्तित्वात येईल ; 

ज्याअर्थी, नव्याने अस्तित्वात आलेल्या आय . सी . जय आशियाना को . ऑप. हौ.सो.लि., या संस्थेचे व्यवस्थापन पहिल्या सर्वसाधारण 
सभेत निवड केलेल्या हंगामी व्यवस्थापक समितीने कायदा, नियम व उपविधीतील तरतुदीनुसार व्यवस्थापन करावयाचे आहे. हंगामी व्यवस्थापक 
समितीचा एका वर्षाचा कालावधी संपण्याच्या आधी कायदा, नियम व उप विधीतील तरतुदीनुसार व्यवस्थापक समितीची निवडणूक घेण्याची 
कार्यवाही करील. नविन अस्तित्वात आलेल्या आय. सी . जय आशियाना को - ऑप . हौ.सो.लि., या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चा कायदा व नियम, १९ ६१ व मंजूर उप विधीनुसार त्यांचे आर्थिक लेखे व नोंदवह्या व संबंधित कागदपत्रे आणि वेळोवेळी निबंधक अथवा 
संबंधित अधिकारी निर्देशित करतील त्याप्रमाणे माहिती संस्था पुस्तक महाराष्ट्र शासनाचे प्रचलित भाषेमध्ये ठेवतील 

ज्याअर्थी, मूळ जय आशियाना को . ऑप. हौसिंग सो. लि ., व आय. सी . आशियाना को. ऑप . हौसिंग सो . लि ., या संस्थांचे दिनांक 
३१ मार्च, २०१८ पर्यंतचे लेखापरीक्षण झालेले आहे. तसेच , आदेशाच्या तारखेपर्यंत त्या संस्थांची आर्थिक पत्रके तयार करण्यात यावीत व 
त्या ताळेबंदाचे दोन्ही संस्थांच्या जबाबदाऱ्याचे/ देण्याचे व जिंदगी / येण्याचे एकत्रिकरण लेखापरिक्षकांमार्फत करण्यात यावे. संस्थेने सदर संबंधात 
लेखापरीक्षकाची नेमणूक करून दोन महिन्याच्या आत कार्यवाही न केल्यास या कार्यालयाच्या मार्फत लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करून त्यांचा 


या 


. 


. 


.. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 
मेहनताना संस्थेच्या निधीतून देण्यात येईल . लेखापरीक्षकाकडून वर नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित केलेली देणी व येणी निदर्शनास आल्यास ती 
उपरोक्त संस्थांनी एकत्र बसुन काळजीपूर्वक नियमानुसार पूर्ण करावीत . त्याबाबतची कागदपत्रे योग्य रितीने ठेवण्यात यावीत . तसेच या संबंधात 
भविष्यात संस्थेमध्ये / सभासदांमध्ये काही अडचणी आल्यास त्या सोडविण्यासाठी सभासदांनी सामोपचाराने निर्णय घ्यावा. लेखापरीक्षकाने प्रमाणित 
केलेल्या मालमत्ता व देणी नव्याने अस्तित्वात आलेल्या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाला बंधनकारक असेल . एकत्रिकरणाच्याबाबत काही वाद 
निर्माण झाल्यास या कार्यालयाचा निर्णय अंतिम राहिल व तो सर्वांना बंधनकारक असेल ; 

ज्याअर्थी, मूळ नोंदणीकृत संस्थांचे अभिहस्तांतरण झालेले आहे. तसेच, मूळ दोन्ही संस्थांना गेट व कंम्पाऊंड भिंत असल्याने दोन्ही 
इमारतींची जागा निश्चित आहे. मूळ संस्थांचे एकत्रिकरणामुळे नव्याने निर्माण होणाऱ्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या मूळ संस्थांचा हक्कांवर 
किंवा बंधनकारक एकत्रिकरणामुळे कोणताही परिणाम होणार नाही ; 

ज्याअर्थी, जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा जी सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही कार्यवाही सदोष ठरणार नाही 
आणि तद्नंतर अशी कार्यवाही एकत्रित यथास्थिती नव्या संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल किंवा सुरू करता येईल ; 

ज्याअर्थी, एकत्रिकरणाबाबत संघीय संस्था मधून महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लिमिटेड यांचेकडे सदर एकत्रिकरणाचा 
मसुदा आदेश त्यांच्याशी सल्लामसलत विचार विनिमय करण्यासाठी पाठविण्यात आलेला होता. तथापि , संघिय संस्थेने उक्त योजनेबाबत कोणतेही 
अभिप्राय या कार्यालयास पाठविले नाहीत. म्हणजेच अधिसूचित संघिय संस्था , पत्र मिळाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या 
कालावधीच्या आत निबंधकाला आपले मत कळवील , तसे न केल्यास , अशा संघिय संस्थेचा त्या सुधारणेस कोणताही आक्षेप नाही असे 
गृहित धरण्यात येईल आणि त्यानुसार निबंधकास पुढील कार्यवाही सुरू करण्याची मोकळीक राहील अशी तरतूद आहे. सबब , प्रस्तावित 
एकत्रिकरण मान्य केल्यास नवीन संस्थेस अथवा त्या संस्थेच्या सभासदांस कसलीही हानी पोहचणार नाही . उलटपक्षी, सदरील एकत्रिकरण 
मान्य केल्यास दोन्ही संस्थामधून निर्माण होणाऱ्या एका संस्थेतील सभासदांची अधिक सोयच होणार आहे. अशीही माझी धारणा झालेली आहे. 
आणि 

त्याअर्थी, वरील वस्तुस्थिती पाहता अर्जदार संस्थेचे व सभासदांचेहित लक्षात घेता मूळ दोन्ही संस्थेचे एकत्रिकरण हे महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १७ अन्वये करणे गरजेचे असल्याची माझी खात्री झाल्याने खालीलप्रमाणे आदेस पारित करण्यात येत 
आहे . 

अंतिम आदेश 
(१ ) मूळ संस्था जय आशियाना को . ऑप . हौसिंग सो.लि., नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूआर /एचएसजी/टीसी / ४०७० / ८८-८९, दिनांक 
२ जानेवारी , १९ ८९ व आय.सी. आशियाना को . ऑप . हौ.सो.लि., नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूआर/ एचएसजी/ टीसी / ४४३० / ८८-८९, या 
दोन्ही संस्थांची कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करणेत येत आहे . 

दोन्ही संस्थांचे एकत्रिकरण करून आय. सी . जय आशियाना को - ऑप. हौ.सो.लि., नोंदणी क्रमांक ( एमयुएम / डब्लुआर -उ / 
एचएसजी / टीसी/ १५ ९ २० / २०१ ९ या नवीन संस्थेची नोंदणी करणेत येत आहे. 

( ३ ) सदर नवीन संस्थेसाठी प्रथम सभा बोलविण्याचे अधिकार श्री . चंद्रशेखर मधुसुदन मांडे-मुख्यप्रवर्तक यांना देणेत येत आहेत . 

( ४ ) दप्तर : - मूळ दोन्ही संस्थांनी संबंधित सर्व दप्तर नव्याने निर्माण झालेल्या संस्थेकडे यादी करून द्यावे व एकमेकांशी निगडित 
असलेले दप्तर रेकॉर्ड किपरकडे द्यावयाचे आहे . 


ܙ 


( २ ) मूळ 


. 


मुंबई , 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१९ . 


सं . वि . निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, आर- नॉर्थ विभाग , 

मुंबई. 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

अधिनियम , २०१३ 


. 


क्रमांक उविअ / कात-५ / भूसं / सांगडे/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४/ प्र.क्र . ७७ / 
अ-२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमी संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या रायगड , जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे. ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती कारणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 
परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 

नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु, आणखी इसे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या नियम १० च्या उप नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे 
व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (ग ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी पनवेल , उप विभाग पनवेल , ( जुना ठाणानाका, जिल्हा-रायगड ) यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
गाव - सांगडे , तालुका - पनवेल , जिल्हा - रायगड 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 


2019vie 


९ ६०१.१ 
१० ९ ०.०० 
१८२०.०० 
२६५०.६ 
४७३६.९ १ 
१३४०.०० 


१००४.०२ 
४७ ९ ८.२ 
३७३.२२ 


११२ / १ पै . 
११२/२ पै . 

११३ पै . 
११४/१ पुर्ण 
११४/२ पुर्ण 
११४/३ पै . 
११५ पै . 
११६ पुर्ण 

११८ पै . 
१२०/३ पै . 

१७१ पै . 
१७०/१ पै . 
१७०/२ पै . 
१७८ / १ पै . 
१७८/२ पै . 
१७८/३ पै . 
१७८/४ पै . 
१७८ / ५ पै . 
१७२/१ पुर्ण 
१७२/२ पुर्ण 
गावठाण पैकी 
१७३ पुर्ण 
१७७ पुर्ण 
१७४ पै . 
१७५ पै . 


२२८२.९९ 


२१ 


२२ 
२३ 


१५३.४ 
५०२.९ २ 
६८०.०० 
७१०.०० 
५३७.१८ 
६२००.०० 
१ ९ ००.०० 
१०३६.१४ 
२१५५.७७ 
३६ ९.३१ 
८१०.०० 
२५३०.०० 
१७००.०० 
१२४७.६७ 
१४५७.८५ 


२८ 


२ ९ 
३० 


१७६/१ पुर्ण 
१७६/२ पुर्ण 
१७९ पुर्ण 
१८८ पै . 
१८४ पै . 
१८० पै . 
१८२ पुर्ण 
१८३ पुर्ण 
१६५/२ पै . 
१६५/३ पै . 


३२ 


२४३०.०० 
३३ ९ ०.०० 
१८५३.०८ 


३८ 
३ ९ 
४० 


१६२/२ पै . 
१६७ / १ पै . 
१६७/२ पै . 
१४८ पै . 


४२ 


५४२.७७ 
७४५.३३ 
११६.५ 

४.० ९ 
७३७.८३ 
२३६.२१ 
३१०.४५ 
१५७०.५ ९ 
१०२३.७२ 

६८.८२ 
९१२.९ ३ 
५०४.१५ 
७०९४६.९ ५ 


१४ ९ पै . 
१४१/१ पै . 
१३ ९ / ४ पै . 
१३४ पै . 
१३३ पै . 


४५ 


४८ 


एकुण 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 

अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
अधिसूचना : प्रकल्पाचे नाव . -मौजे- सांगडे, ता. पनवेल येथील विरार - अलिबाग बहुउद्देशिय ९९ मि . मार्गिका विकसित करण्याच्या 
प्रयोजनासाठी . 
निर्गमित : प्रकल्पकार्याचे वर्णन. मौजे सांगडे, ता . पनवेल येथील सर्वे नं . ११२ /१ पै. व इतर स. नं ./ हि . नं . चे एकूण अंदाजित 
क्षेत्र ७० ९४६.९ ५ चौ . मी . जमीन विरार - अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेसाठी खाजगी क्षेत्रातील जमीन प्रकल्पासाठी जलद गतीने संपादन करणे 
आवश्यक आहे . 

करण्यापूर्वी : समाजाला मिळणारे लाभ.- नवी मुंबई शहराचे औद्योगिक महत्त्व , व नागरीकरण तसेच विकास आणि विस्तार वेगाने 
होत असल्याने प्रस्तावित करण्यांत आलेले क्षेत्र संपादन केलेखेरीज समाजाची उन्नती होऊ शकणार नाही . त्यामुळे वाहतूक व प्रवास जलद 
गतीने व सुखकर होईल. रोजगार निर्मिती व पायाभूत सुविधा तसेच विरार - अलिबागसाठी लागणारा प्रवासाचा अवधी कमी होईल व विकास 
केंद्रांना आर्थिक बळकटी मिळेल. तसेच रोजगार वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल . 

अनुसूची तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : निरंक 

अनुसूची चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 

याबाबत मा . अतिरिक्त महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स , बांद्रा-पूर्व, मुंबई ४०० ०५१ 
यांना दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे पत्राने भूमि संपादन अधिनियम , २०१३ मधील कलम ९ व ४० नुसार सामाजिक आघात निर्धारण 
अभ्यासाबाबत सूट घेणेबाबत कळविले आहे . 

अनुसूची 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील : -निरंक . 
टीप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी, उप विभाग , पनवेल यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


पाच 


पनवेल , 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


दत्तात्रय नवले, 
उप विभागीय अधिकारी, पनवेल , 

उप विभाग, पनवेल. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड , यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाड , यांजकडून 
वाचले .. (१ ) या कार्यालयाकडील आदेश जाक्र ./ सनिम / 

वाचले.- (१ ) या कार्यालयाकडील आदेश जाक्र ./ सनिम / 
अवसायन / को.ए.सो.प्रा.शा.वि.गा. / ४०७ / 

अवसायन / को.ए.सो.ग.द.अं.ग्रा. / 
सन २०१३, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१३. 

बिरवाडी / ४० ९ / सन २०१३, दिनांक १७ 
(२ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

ऑगस्ट २०१३. 
१९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
तरतूद . 

१ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील 

तरतूद . 
क्रमांक सनिम /विकास १/ अवसायन / ४३९ / अंतिम आदेश / 
को.ए.सो.प्रा.शा.वि.ग्रा./ सन २०१३. - ज्याअर्थी, को.ए.सो. प्राथमिक क्रमांक सनिम /विकास १/ अवसायन / ४४० / अंतिम आदेश / 
शाळा, विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., महाड, ता . महाड, जि . को.ए.सो.ग.द.अँ.ग्रा. / सन २०१३. - ज्याअर्थी, को.ए.सो.ग.द.आंबेकर , 
रायगड. ही , नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून, सदर संस्थेस वाचले विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या, महाड , ता . महाड , जि . रायगड . 
क्रमांक १ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्था अवसायनात घेण्यापूर्वी ही , नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून, सदर संस्थेस वाचले क्रमांक १ 
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याबाबत मध्यंतरीय च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्था अवसायनात घेण्यापूर्वी संस्थेच्या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत सादर करणेसाठी अवधी पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याबाबत मध्यंतरीय आदेशाच्या 
देण्यात आला होता. तथापि, दिलेल्या विहीत मुदतीत संस्थेच्या समिती दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत सादर करणेसाठी अवधी देण्यात 
सदस्यांकडून कोणताही लेखी / तोंडी खुलासा प्राप्त झालेला नाही ; आला होता. तथापि , दिलेल्या विहीत मुदतीत संस्थेच्या समिती 

ज्याअर्थी, संस्थेच्या सदस्यांना संस्था चालविण्यास काहीही स्वारस्य सदस्यांकडून कोणताही लेखी/ तोंडी खुलासा प्राप्त झालेला नाही ; 
दिसून येत नाही. 

ज्याअर्थी, संस्थेच्या सदस्यांना संस्था चालविण्यास काहीही स्वारस्य 
त्याअर्थी, सदर संस्थेच्या मध्यंतरीय आदेश कायम करणेबाबत दिसून येत नाही. 
खात्री झाले कारणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे त्याअर्थी, सदर संस्थेच्या मध्यंतरीय आदेश कायम करणेबाबत 
कलम १०२ व १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत खात्री झाले कारणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
आहे . 

कलम १०२ व १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत 
अंतिम आदेश 

आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 

अंतिम आदेश 
( १) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , महाराष्ट्र सहाकरी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 
दाजी खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड , जि . रायगड ( १) ( क ) (दोन ) ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
आदेश देत आहे की , को.ए.सो. प्राथमिक शाळा विद्यार्थी सहकारी दाजी खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड, जि . रायगड , 
ग्राहक भांडार मर्या., महाड , ता . महाड , जि . रायगड या संस्थेस या आदेश देत आहे की , को.ए.सो.ग.द.आंबेकर, विद्यार्थी सहकारी ग्राहक 
कार्यालय जाक्र . / सनिम / अवसायन / को.ए.सो.प्रा.शा.वि.ग्रा. / ४०७ / सन भांडार मर्या. बिरवाडी, ता . महाड, जि . रायगड या संस्थेस या कार्यालय 
२०१३ दिनांक १९ ऑगस्ट २०१३ , अन्वये कारभार गुंडाळण्याचादिलेला जाक्र . / सनिम / अवसायन / को.ए.सो.ग.द.अं.ग्रा ./बिरवाडी / ४० ९ / सन 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था २०१३, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१३, अन्वये कारभार गुंडाळण्याचा 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १) अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे व महाराष्ट्र सहकारी 
म्हणून श्री . के . पी . चौधरी, सहकारी अधिकारी , प्रथम श्रेणी-१ महाड संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३ ( १) अन्वये सदर संस्थेवर 
यांची नेमणूक करीत आहे. 

अवसायक म्हणून 

श्री . के. पी. चौधरी, सहकारी अधिकारी , प्रथम 
हा आदेश मी , माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

श्रेणी-१, महाड यांची नेमणूक करीत आहे. 

हा आदेश मी , माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


" 


दाजी खताळ , 


सहायक निबंधक , 


दाजी खताळ , 


महाड , 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१२ . 


सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 


महाड , 


दिनांक २० सप्टेंबर २०१२ . 


सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , महाड- रायगड . 


२ ९ 


सुदाम रोकडे, 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , महाड यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 

यांजकडून 
वाचले .. ( १ ) या कार्यालयाकडील आदेश जाक्र / सनिम / 
अवसायन / ग.द.अं.ज्यु.कॉलेज.कॉ.वि / 

क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / २७६४ / 
सह.ग्रा . /बिरवाडी / ४०२ / सन २०१६ 

२०१३-१४ / सन २०१३ / १५१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१३. 

पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे 

की , मानस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ३८ , हिस्सा 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

नं . ३ अ व ३ ब शिवणसई, पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड, 
१ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील 

नोंदणी क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल /एचएसजी/ (टीसी)/ २७६४ / 
तरतूद . 

२०१३-१४ / सन २०१३ , दिनांक १ ऑक्टोबर २०१३ ने ही संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 
क्रमांक सनिम / विकास १ / ४०१ / अंतिम आदेश / 

च्या कलम ९ (१ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
ग.द.अं.ज्यु.कॉलेज / सन २०१३ - ज्याअर्थी, ग. द. अंबेकर ज्युनिअर 

१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तीचे 
कॉलेज ,विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., बिरवाडी ता . महाड , 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ मालकी हक्क 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
जि . रायगड . ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून , सदर संस्थेस 
वाचले क्रमांक १ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्था अवसायनात 
घेण्यापूर्वी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याबाबत मध्यंतरीय 

पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत सादर करणेसाठी अवधी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड . 
देण्यात आला होता . तथापि , दिलेल्या विहीत मुदतीत संस्थेच्या समिती 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . पनवेल , जि . रायगड 
सदस्यांकडून कोणताही लेखी/ तोंडी खुलासा प्राप्त झालेला नाही. 

यांजकडून 
ज्याअर्थी, संस्थेच्या सदस्यांना संस्था चालविण्यास काहीही स्वारस्य 

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी) / २६२५ / 
दिसून येत नाही . 

२०१२-१३ / सन २०१२ / १६८०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
त्याअर्थी, सदर संस्थेचा मध्यंतरीय आदेश कायम करणेबाबत 

पनवेल , ता . पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे 
खात्री झाले कारणाने 

महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे की , शिवतेज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . १७/२, १७ / 
कलम १०२ व १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत 

५ , नेरे , पनवेल ता . पनवेल, जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
आहे . 

पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ २६२५ / २०१२-१३/ सन २०१२, दिनांक 
अंतिम आदेश 

१४ डिसेंबर २०१२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 

१ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये तीचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
(१ ) ( क ) ( दोन ) ( चार) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 
दाजी खताळ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड, जि . रायगड 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
आदेश देत आहे की , ग. द . अंबेकर ज्युनिअर कॉलेज , विद्यार्थी 

करण्यात आले आहे . 
सहकारी ग्राहक भांडार मर्या. बिरवाडी, ता . महाड , जि . रायगड या 
संस्थेस या कार्यालयाकडील जाक्र . / सनिम / अवसायन 
ग.द.अं.ज्यु.कॉलेज.कॉ.वि / सह.ग्रा./बिरवाडी / ४०२ / सन २०१३ दिनांक पनवेल , 

सहायक निबंधक , 
१९ ऑगस्ट २०१३ अन्वये कारभार गुंडाळण्याचा दिलेला मध्यंतरीय 

दिनांक १४ डिसेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , 

पनवेल . 
आदेश कायम करीत आहे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 
१९ ६० चे कलम १०३ (१ ) अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून 

क्रमांक टीएनए / पीएलआर / एच.एस.जी / (टीसी )/ २५४४७/ 
श्री . के . पी . चौधरी सहकारी अधिकारी प्रथम श्रेणी १ महाड यांची 

२०१३-१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर 
नेमणूक करीत आहे. 

जि . ठाणे याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , शुभगृह क्लस्टर -५ , 
हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . १०७/१ ते ७, सर्वे नं . 
११०, बेटेगांव , बोईसर ( पूर्व), ता . पालघर, जि . ठाणे . ही संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) 
सहायक निबंधक , 

च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम 
महाड , 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१२ . सहकारी संस्था , महाड - रायगड. 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० (१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 


. 


सुदाम रोकडे, 


दाजी खताळ , 


यांजकडून 


. 


यांजकडून 


. 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

डहाणू 
आले आहे . 

क्रमांक टीएनए / डीएचयू/ एचएसजी /( टी.सी.)/ २४०० ९ / २०१३ 
संदिपान मते , 

१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 

ता . डहाणू , जि . ठाणे याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , साई सिद्धी 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१२ . सहकारी संस्था , पालघर . 

कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मु . पो . कासा, 

ता. डहाणू , जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

१९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
क्रमांक टीएनए/ पीएलआर/ एच.एस.जी /(टीसी) / २४१५३/ २०११ 

आली असून सदर अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 
१२/ सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर जि . 

सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण 
ठाणे याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , द्वारकेशनगर गृहनिर्माण संस्था 
मर्या., सरावली, बोईसर, ता . पालघर, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र 

" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम , कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०(१ ) 

सुनिल जि . हिरे , 
अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

डहाणू, 

सहायक निबंधक, 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०१३ . 

सहकारी संस्था , डहाणू . 
आहे . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

डहाणू 
संदिपान मते , 

क्रमांक टीएनए / डीएचयू /एचएसजी /(टीसी)/ २४००८ / २०१३ 
पालघर , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक २ ९ जून २०१२ . 

सहकारी संस्था, पालघर . 

१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , डहाणू , ता. 

डहाणू, जि . ठाणे याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , त्रिवेणी 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, महाड यांजकडून 

अपार्टमेन्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मु . पो . पारनाका, डहाणू , 
क्रमांक सनिम / संस्था नोंदणी / अधिसू./ सन २०१३. - सहायक ता . डहाणू, जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
निबंधक , सहकारी संस्था , महाड , जि . रायगड, जाहीर करतो की , 

१ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
नियोजित श्रीराम निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ., चवदार 

आली असून सदर अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
तळे , महाड. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 

सहकारी संस्थेचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये तीचे 
( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / एमएचडी /(टीसी)/ २६ ९ ६/ सन २०१३. दिनांक १७ जुलै 

वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
२०१३ नुसार नोंदविण्यात आली आहे. उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम 
१०( १ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 

सुनिल जि . हिरे, 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

डहाणू , 

सहायक निबंधक , 
आले आहे . 

दिनांक २३ मे २०१३ . 

सहकारी संस्था , डहाणू . 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

सहायक निबंधक , 
दिनांक १७ जुलै २०१३. सहकारी संस्था , महाड - रायगड . 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ५४/ सन २०१३. - उप निबंधक , 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

डहाणू यांजकडून 

श्रीमती. आर.बी.टी. सांस्कृतिक केंद्र एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह, क्रेडिट 
क्रमांक टीएनए/ डीएचयू / एचएसजी /( टी.सी.) / २४०१० / २०१३ सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / (डीओएम )/ आरएसआर / 
१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डहाणू, ता . 

सीआर /१६२७/ सन २०१३-१४ . कांचनगांव , खंबालपाडा, डोंबिवली , 
डहाणू, जि . ठाणे याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , विशाल 

( पूर्व), ता. कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., मसोली, डहाणू रोड, ता . 

अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये 
डहाणू , जि . ठाणे. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 

नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
१९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून सदर अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " असून उप वर्गीकरण “कर्ज देणाऱ्या 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू साधन संपत्ती संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

आर . जी . गायकवाड , 
सुनिल जि . हिरे , डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
डहाणू , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ८ एप्रिल २०१३ . 

सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
सहकारी संस्था , डहाणू . 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१३ . 


. 


दाजी खताळ , 


महाड , 


३१ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली , यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी- / ७० / सन २०१३. - उप निबंधक , क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१ / १५० / सन २०१३. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , कार्तिकेय सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , कल्पक 
दर्शन को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए । टॉवर को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
( डीओएम ) / एचएसजी /( टीसी)/ २५००७ / सन २०१३. सर्व्हे नं . १३७, (डीओएम )/ एचएसजी/ (टीसी)/ २५०१० / सन २०१३. सर्व्हे नं . ३९ , 
हिस्सा नं . ४ , मौजे- सागांव, डोंबिवली, ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा हिस्सा नं . १ ( पार्ट ), कोपर रोड, भवानी मंदिराजवळ , डोंबिवली 
ठाणे. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
चा महा. २४ ) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम 
“ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

आले आहे. 
आर. जी गायकवाड , 

आर. जी गायकवाड, 
डोंबिवली, उप निबंधक , 

उप निबंधक , 
दिनांक १० एप्रिल २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

सहकारी संस्था , डोंबिवली . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली , यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ७१ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १६० / सन २०१३. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , गणेश 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , ओम 
प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए । 

साईदर्शन को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
( डीओएम) / एचएसजी/ (टीसी)/ २५००८ / सन २०१३ स . नं . १३७, 
हिस्सा नं . ०५, व्हिलेज - सागांव , गणेश प्लाझा, स्टार कॉलनी समोर , 

टिएनए / (डीओएम )/ एचएसजी / (टीसी ) / / सन २०१३. सर्वे नं . 
मानपाडा रोड, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे . ही 

४४. हिस्सा नं . १, वेदांत टॉवरच्या शेजारी, नांदिवली रोड , समर्थ 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. 

नगर, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था , 
२४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 

चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 
नियम , १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

संस्था " असे करण्यात आले आहे. 

आर . जी गायकवाड , 
डोंबिवली, उप निबंधक , 

आर . जी गायकवाड , 
दिनांक १० एप्रिल २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 

उप निबंधक , 
दिनांक ३० एप्रिल २०१३. सहकारी संस्था , 

डोंबिवली . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / १२८ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , यज्ञेश को क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / २३९ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए/ (डीओएम) / सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , राघो आबा 
एचएसजी /(टीसी) / २५०० ९ / सन २०१३. जुना सर्व्हे नं . ११४ / पै, को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टिएनए । 
नवीन सर्वे नं . ४८ पै, सी.टी.एस. नं . ३१८०/१, ३१ ९ २ / १, व ३१९ ८ ( डीओएम) / एचएसजी/ (टीसी)/ २५०१३/ सन २०१३. सर्व्हे नं . ५५ , 
कैलाशनगर , नवीन डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. हिस्सा नं. ३, ( पार्ट ) व्हिलेज - आयरे , डी.एन.सी.स्कूलजवळ, डोंबिवली 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
महा . २४) चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९ ६१ चे नियम 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 

आले आहे . 
आर . जी गायकवाड , 

आर. जी गायकवाड, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २२ एप्रिल २०१३ . सहकारी संस्था, 

डोंबिवली. दिनांक ९ मे २०१३ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 


~ 


~ 


डोंबिवली, 


~ 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१ ९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१ / १२० ९ / सन २०१३. - उप निबंधक , क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / ८२२ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , चंद्रेश 

सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
कांचन को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

साई दर्शन को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
(डीओएम )/ एचएसजी /(टीसी) / २४७ ९ ७ / सन २०१३, सर्व्हे नं . १३० , 

टीएनए / (डीओएम ) / एचएसजी /( टीसी ) / २५२८७ / सन २०१३ , जुना 
हिस्सा नं . ४ अ ४ ब, मौजे निळजे, लोढा हेवन , निळजे , कल्याण 
शिळ रोड , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे . ही संस्था , 

सर्व्हे नं . १२ ९, नवीन सर्व्हे नं . ४८ , हिस्सा नं . १७, मौजे- सोनारपाडा, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) 

साठ बाबा मंदिरासमोर, जी.आर.पाटील कॉलेज जवळ, कल्याण-शिळ 
चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त रोड, सोनारपाडा, डोंबिवली ( पूर्व) , ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १ ९ ६१ संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. 
चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 

अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
करण्यात आले आहे . 

चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

आर . जी गायकवाड , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

करण्यात आले आहे. 
दिनांक ८ मार्च २०१३. सहकारी संस्था, डोंबिवली . 

आर . जी गायकवाड , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

उप निबंधक , 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ ८१८ / सन २०१३. - उप निबंधक , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था , डोंबिवली. 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
निसर्ग को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली, यांजकडून 
( डीओएम )/ एचएसजी / (टीसी ) / / सन २०१३ , प्लॉट नं . ६ , 

क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / १०५० / सन २०१३. - उप 
सी.टी.सर्वे , नं . ६४२५ ते ६४३३, सर्व्हे नं . ३७ ९, A १, A १, 

निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
A १, A १, छत्रपती शिवाजी पथ, टिळक क्रॉस रोड , ब्राम्हण 

सदाशिव को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
सभेसमोर , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, 

टीएनए / (डीओएम) /एचएसजी /(टीसी) / २४७९१ / सन २०१३ , प्लॉट 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 
९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 

नं . १३, सर्व्हे नं . २०८ ओ हिस्सा नं . ८ अ ( पार्ट ) व १४ ( पार्ट ) 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) 

मौजे - चोळे , ठाकुर्ली. डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
आहे . 

उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, 

१९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
आर . जी गायकवाड , 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
डोंबिवली, 

उप निबंधक, 

करण्यात आले आहे. 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 

आर . जी गायकवाड , 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ७३८ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

डोंबिवली, 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१३. सहकारी संस्था , 

डोंबिवली. 
साकार शिल्प दिग्विजय को - ऑपरेटिव्ह, हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली, यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / (डीओएम )/ एचएसजी /(टीसी )/ २५२८२/ सन २०१३, 
सर्व्हे नं . ९ ३ अ , हिस्सा नं . ( पी टी ), प्लॉट नं . १७८ , आयरे गांव , क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -२ / २४५ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम झिपऱ्या आर्केड बिल्डींग नं . २, को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 

लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए/ (डीओएम) / एचएसजी /(टीसी) / २५०१४ / 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

सन २०१३, नवीन सर्व्हे नं . ८६, जुना सर्व्हे नं . ३४० , हिस्सा नं . 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

६ ( पै) शिवाजीनगर , सुभाष रोड, डोंबिवली ( पश्चिम), ता . कल्याण , 

जिल्हा ठाणे. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
आर . जी गायकवाड, 

( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
डोंबिवली, 

उप निबंधक, 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
दिनांक २४ जुलै २०१३. 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 


३३ 


३ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 

संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण ७०९ ते ७१६ आणि १५३ ९, चोळे गाव , हनुमान मंदिरा जवळ , 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

ठाकुर्ली ( पूर्व), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे ४२१ २०१. ही संस्था , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 

आर . जी गायकवाड , चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 
दिनांक १३ मे २०१३. 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 

करण्यात आले आहे. 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -१/ २९ ८ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 

आर . जी गायकवाड , 
शंकर पार्वती को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
टीएनए / (डीओएम) / एचएसजी /(टीसी)/ २५०२१/ सन २०१३. सर्व्हे नं . दिनांक २५ जून २०१३ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
१३७, हिस्सा नं . २, गणेश नगर , स्टार कॉलनी समोर, मानपाडा रोड, 
सागांव ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे . ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -३ / ४८८ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे साई छाया को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू टीएनए /(डीओएम )/ एचएसजी/ (टीसी) / २५२७८ / सन २०१३. नवीन 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . सर्व्हे नं . २३, हिस्सा नं . १ ( P ), जूना सर्व्हे नं . ११, हिस्सा नं . १ 

( P ), जूनी डोंबिवली, शास्त्रीनगर , डोंबिवली (पश्चिम ), ता . कल्याण, 

आर . जी गायकवाड , जिल्हा ठाणे. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
दिनांक २० मे २०१३ . 

सहकारी संस्था, डोंबिवली . आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -२ / ४४० / सन २०१३. - उप निबंधक , संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
मारूती महादेव नगर , बिल्डींग नं . ४ , को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग 

आर . जी गायकवाड , 
सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक टीएनए /(डीओएम)/ एचएसजी/ (टीसी)/ डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
२५२७६ / सन २०१३. सर्व्हे नं . ९ ४ ( पार्ट), व्हिलेज आयरे, सुनिल दिनांक २ जुलै २०१३. 

सहकारी संस्था, डोंबिवली. 
नगर , डोंबिवली ( पूर्व) , ता . कल्याण , जिल्हा ठाणे ४२१ २०१. ही 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा . 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
२४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी -४ / ४ ९ २ / सन २०१३. - उप निबंधक , 
अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून सारो प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे टीएनए /(डीओएम) / एचएसजी/ (टीसी) / २५२७ ९/ सन २०१३. जूना 
करण्यात आले आहे . 

सर्व्हे नं . १४० , नवीन सर्व्हे नं . २० , हिस्सा नं . ४ , 

एम.आय.डी.सी. रोड, चोळे गाव , ठाकूर्ली ( पूर्व), ता . कल्याण , 

आर . जी गायकवाड, जि . ठाणे ४२१ २०१. ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , 

१९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
दिनांक २५ जून २०१३. सहकारी संस्था , डोंबिवली. आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली / बी-४/ ४४६ / सन २०१३. - उप गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 
लक्ष्मण व्हिला को - ऑपरेटिव्ह , हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 

आर . जी गायकवाड , 
टीएनए / (डीओएम ) / एचएसजी / (टीसी) / २५२७७ / सन २०१३. जुना डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
पारडी नं . ४ , नवीन पारडी नं . ९ , सिटी सर्व्हे नं . ६१३ ते ६१६ , दिनांक २ जुलै २०१३. 

सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


. 


. 


. 


. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


३४ 


. 


" 


असून उप वर्गीकरण 


" 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए / पीएलआर / एच.एस.जी./ (टीसी) / २५४४८ / २०१३ क्रमांक टी.एन.ए./ (टी.एन.ए.) / एचएसजी / (टिसी) / २५३३५ / 
२०१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , 

२०१३-२०१४ / २६०२ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
जि . ठाणे , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , शृभगृह क्लस्टर -७, 

ठाणे तालुका , ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , शिव दर्शन 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वेनं . १०७/१ ते ७, सर्वे नं. ११० , 
बेटेगाव, बोईसर ( पूर्व), ता . पालघर, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र 

को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ३३२ , नवीन सर्वे 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा.२४ ) चे कलम 

नं . ४१, हिस्सा नं . ०४ , व्हिलेज गोडदेव , सेवन स्केअर अॅकॅडमी 
९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ जवळ, दिपक हॉस्पिटल लेन, भाईंदर ( पूर्व), ता . जि . ठाणे, ही संस्था 
(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था करण्यात आले आहे. 

अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ 

चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
संदिपान मते , 

उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
पालघर , 

सहायक निबंधक, 

करण्यात आले आहे . 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१३. 

सहकारी संस्था , पालघर . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 

एस. एस . बिडवई, 
क्रमांक आरटीजी / जीएचआर / जीएनएल ( ओ) / १५२५ / २०१३ 

ठाणे, 

उप निबंधक , 
१४ / सन २०१३ /१५५१. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , सहनिवास गृह 

दिनांक १६ जुलै २०१३. 

सहकारी संस्था , 

ठाणे 

तालुका , ठाणे . 
सामायिक सुविधा सहकारी संस्था मर्या., चिखली, ता . गुहागर , जि . 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे तालुका, 
रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६१ 

ठाणे यांचे कार्यालय 
मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “इतर संस्था " आहे . 

क्रमांक टी.एन.ए ./( टी.एन.ए.)/ एचएसजी /(टिसी) / २५३३६ / 

२०१३-२०१४ / २६०३ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाकूर , 

ठाणे तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , अमिशा गार्डन 
चिपळूण, 

सहायक निबंधक , 

कॉम्प्लेक्स को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ८८ , 
दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१३ . सहकारी संस्था, चिपळूण . 

हिस्सा नं . ०४ , व्हिलेज काशी विरुद्ध पश्चिम एक्सप्रेस महामार्ग , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

मिरारोड ( पूर्व), ता . जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अंतिम आदेश 

अधिनियम, १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये 
क्रमांक मुंबई/ सनि / सी -विभाग / का.क . १०२ (१)( ४ )/ २०८८ / नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
२०१३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वयेतिचे 
१०२(१)( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
श्री . एस . एम. गोसावी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी 
विभाग , मुंबई तुळजा भवानी सहकारी चित्रपट संस्था मर्यादित , १०० , 

सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
चिमना बूचर स्ट्रीट , तळमजला, बंदुकवाला, रूम नं . ५ , मुंबई ४०० 
००३, या संस्थेचा अंतरिम आदेश दिनांक १६ एप्रिल २०१३ कायम 

एस . एस . बिडवई, 
करीत असून या संस्थेवर श्रीमती एस. एस . खळे, वरीष्ठ लिपीक , ठाणे, 

उप निबंधक , 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई यांची दिनांक १६ जुलै २०१३. सहकारी संस्था , 

ठाणे 

तालुका, 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

अवसायक यांनी संस्थेच्या दप्तराचा व कामकाजाचा तात्काळ 
ताबा घेऊन अहवाल दाखल करावा . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १० डिसेंबर २०१३ रोजी माझे 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला. 

एस . एम . गोसावी, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, सी -विभाग मुंबई. 


एस. के . 


. 


. 


ठाणे . 


ठाणे तालुका , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ ३५ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून 

क्रमांक टी.एन.ए ./ ( टी.एन.ए.) / एचएसजी/ (टिसी )/ २५३३४ / क्रमांक टी.एन.ए./(टी.एन.ए.) / एचएसजी /( टीसी) / २५३३३/ 
२०१३-२०१४ / २५३२ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , २०१३-२०१४ / २५३५ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , हरमोनी को ठाणे तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , निजामुद्दीन 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., जुना सर्व्हे नं . ४६१, नवीन सर्वे अपार्टमेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सिटी सर्वे नं . ३६६ , 
नं . १३७, हरमोनी अपार्टमेंट, बि . नं. १९, शांतीवन चंदन शांती, जी . हिस्सा नं . ४ , मिरा -भाईंदर महानगरपालिका , व्हिलेज उत्तन , भाईंदर 
सी . सी . क्लबच्या मागे, मिरा- भाईंदर रोड , मिरारोड ( पू.), ता . जि . ( प.), ता ., जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सहकारी नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
" गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

एस . एस . बिडवई, 
एस . एस . बिडवई, ठाणे, 

उप निबंधक, 
ठाणे, 

उप निबंधक , दिनांक ११ जुलै २०१३. सहकारी संस्था , 

ठाणे . 
दिनांक ११ जुलै २०१३ . सहकारी संस्था , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे 

तालुका , 

ठाणे यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे 

तालुका, ठाणे यांजकडून 

क्रमांक टी.एन.ए./ (टी.एन.ए.)/ एचएसजी/ (टीसी) / २५३३१/ 
क्रमांक टी.एन.ए ./( टी.एन.ए.) /एचएसजी /(टीसी)/ २५३३२ / 

२०१३-२०१४ / २३७ ९ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
२०१३-२०१४ / २५३४ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

ठाणे तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , हरी ओम को 
ठाणे तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , अहमद नियाज 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., जुना सर्व्हे नं . १३२, नवीन सर्वे 
मंजिल को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सिटी सर्व्हे नं . ३६६ , नं . ५४ , हिस्सा नं . ४ , ५, ८ , १० , ६, व्हिलेज महाजनवाडी , 
हिस्सा नं . ४ , मिरा- भाईंदर महानगरपालिका, व्हिलेज उत्तन , भाईंदर 

मिरारोड (पू.) ता ., जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
( प.), ता ., जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 

अधिनियम, १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये 
अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे 

आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

एस . एस . बिडवई, 
एस . एस . बिडवई, 

उप निबंधक , 
उप निबंधक , दिनांक ४ जुलै २०१३ . 

सहकारी संस्था , 

ठाणे 

तालुका, ठाणे. 
दिनांक ११ जुलै २०१३. 

सहकारी संस्था, ठाणे तालुका , ठाणे. 


ठाणे तालुका, 


ठाणे . 


. 


ठाणे, 


ठाणे, 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ६ 


३ 


. 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८ , शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे 

तालुका, ठाणे यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टी.एन.ए./ (टी.एन.ए .) / आरएसआर / ( सीआर) /१६ ९ ० / 

क्रमांक टी.एन.ए ./( टी.एन.ए.) /एचएसजी /(टिसी)/ २५३३० / 
२०१३-२०१४ / २३२५ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, २०१३-२०१४ / २११२ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे 

ठाणे 
तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , न्यू अलोक तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , रामदेव हाईट्स 
इंडस्ट्रिज एम्ब्रोयडरी कामगार एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., जुना सर्व्हे नं . २२६, नवीन 
लि ., प्लॉट नं . ३१७, एम.आय.डी.सी. महापे, नवी मुंबई, ता . जि . 

सर्वे नं . २९ , हिस्सा नं . १ ते ४ व्हिलेज नवघर , न्यु गोल्डन 
ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नेस्ट रोड, इंद्रलोक कॉम्लेक्स -६ , भाईंदर (पू.) , ता . जि . ठाणे, ही 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र 

महा . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
“कर्ज साधन सपत्ती . ” असून उप वर्गीकरण “ साधन संपत्ती संस्था " १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 

करण्यात आले आहे. 

एस . एस . बिडवई, 
ठाणे, उप निबंधक , 

एस . एस . बिडवई, 
दिनांक २९ जून २०१३ . 

सहकारी संस्था , ठाणे तालुका ,ठाणे. ठाणे , 

उप निबंधक , 
दिनांक १८ जून २०१३. 

सहकारी संस्था , ठाणे तालुका, 

ठाणे . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , ठाणे तालुका, ठाणे यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड - पाली , 

जिल्हा रायगड यांजकडून 
क्रमांक टी.एन.ए ./(टी.एन.ए.)/ एचएसजी/ (टिसी) / २५३२ ९ / 

क्रमांक आर.जी.डी / एस.जी.डी/ एच.एस.जी/(टिसी )/ ११२१ / 
२०१३-२०१४ / २१०८ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

२०१३-१४ / सन २०१३.-मा. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
ठाणे तालुका, ठाणे याद्वारे सुचित करीत आहे की , वत्सला सुधागड-पाली, जि . रायगड हे जाहिर करतात की , निर्मल प्लाझा 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., वत्सला अपार्टमेंट , घर नं . 

गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या., पाली, पो . पाली, ता . सुधागड, 
२०४ आणि ०२०४/००१, नेरूळ गाव , नवी मुंबई, ता . जि . ठाणे, 

जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 

चे कलम ९(१ ) प्रमाणे (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) नोंदविण्यात आली 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ 

असून , महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १ ९ ६० १२( १) महाराष्ट्र 
चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 

सहकारी संस्था , नियम १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

जे . ए. जोग, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१३ . सुधागड-पाली, जि . रायगड. 
एस . एस . बिडवई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १४ जून २०१३. 

सहकारी संस्था, ठाणे तालुका , ठाणे. 


. 


. 


सुधागड-पाली, 


ठाणे, 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मालवण यांजकडून अधिनियम २४ ) यांच्या ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 

उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
अधिसूचना 

१९ ६१ नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी 
क्रमांक सनिमा / वि -१ / संस्था नोंदणी / अधिसूचना/ २०१३ /क्रमांक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे 
एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल ( ओ )/ ७ ९३ / सन २०१३, दिनांक १४ करण्यात आले आहे. 

ऑगस्ट २०१३. - च्या पत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , सागर दर्शन 
पर्यटन सेवा सहकारी संस्था मर्या. देवबाग , तालुका मालवण , जि . 

कुमार चव्हाण, 
मुंबई, 

सहायक निबंधक , 
सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ 

दिनांक ६ जून २०१३. सहकारी संस्था, एफ - एन विभाग, मुंबई . 
चा महा . २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 
१०( १) ९( क ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू-टी / एचएसजी/१०६०३/ २०१३-२०१४ / 
असे असून उप वर्गीकरण “ इतर ” असे आहे . 

१९ ४१/ सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , मॅरेथान मॅक्झिमा को - ऑपरेटिव्ह 

हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ४९ १ अ , ४ ९ १ ई, ७०२ , 
कृ . रा . धुळप, 

मॅरेथान मॅक्स , मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड, मुलुंड ( पश्चिम ), 
मालवण, 

सहायक निबंधक, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१३. सहकारी संस्था, मालवण . 

मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग , मुंबई कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम 
यांजकडून 

१० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / एचएसजी/(टीसी) /१५८१६/ २०१३ 

वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत 

आले आहे . 
२०१४ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पश्चिम विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , “ धनलक्ष्मी को - ऑपरेटिव्ह, 
हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . १०६८ , १०६८ , १ ते ७, एफ 

मुंबई , 

उप निबंधक , 
पी . नं . १०९, टीपीएस नं . VI बजाज रोड, विलेपार्ले ( पश्चिम ), 

दिनांक २९ जुलै २०१३. सहकारी संस्था , टी -विभाग , मुंबई . 
मुंबई ४०० ०५६. " ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , (मुंबई शहर ), 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 

झो . पु. प्रा . मुंबई, यांजकडून 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टी.सी. / ११ ९ ७० / ४७८८ / 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण सन- २०१३. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , (मुंबई शहर) , 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या 

उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , ग्लोबल एसआरए सहकारी 
महेंद्र म्हस्के , 

गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.एस.नं. १२४ पार्ट , १२५ पार्ट , १२७ 
मुंबई, 

उप निबंधक, 

पार्ट , १२८ पार्ट , १२ ९ पार्ट , १३१ पार्ट १३२ पार्ट , आणि १३४ पार्ट , 
दिनांक १६ जुलै २०१३ . सहकारी संस्था, के /प विभाग, मुंबई . 

ऑफ सॉल्ट पॅन डिव्हीजन एफ , नॉर्थ वार्ड , संगम नगर , सॉल्ट पॅन 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग, मुंबई 

रोड, अॅन्टॉप हिल, वडाळा ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०३७, ही संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) 
यांजकडून 

९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू-एफ -एन / एचएसजी /( टीसी) / ९ २०७ / 

टी.सी. / ११ ९ ७० / सन २०१३, दिनांक ८ आगस्ट २०१३ , नुसार नोंदविण्यात 
२०१२-१३ / ३१६ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
एफ -एन विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , (नियो.) सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गार्डन व्ह्यू को - ऑप . होसिंग सोसायटी लि ., ब्लॉक नं . ५, प्लॉट नं . 

“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
७५६/७६३, गार्डन व्ह्यू , डॉ . घंटी रोड, मंचेरजी जोशी रोड कॉर्नर, 

राजेश लव्हेकर, 
दादक टी . टी., मुंबई ४०० ०१४ , ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 

मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
डब्ल्यू- एफ - एन / एचएसजी / (टीसी )/ ९ २०७ / २०१२-१३ / सन २०११ 

दिनांक ८ ऑगस्ट २०१३ . सहाकारी संस्था , मुंबई शहर , झो . पु. प्रा ., 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चा 

मुंबई. 


राजकुमार पाटील , 


. 


३८ 


डी . के . चव्हाण, 


मालवण , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मालवण यांजकडून १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १ ) 
अधिसूचना 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 

“भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
क्रमांक एसडीजी/ एमएलएन / जीएनएल ( ओ) / ७९ २ / सन २०१२. आहे . 
या पत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , भक्ताई स्वयंरोजगार सेवा 

एस . एम . पाटील , 
सहकारी संस्था मर्या. धामापूर , तालुका मालवण , जि . सिंधुदुर्ग ही 

मुंबई, 

उप निबंधक , 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० (१९ ६१ चा महा . 

दिनांक २२ जुलै २०१३. सहकारी संस्था, एच / पश्चिम विभाग, मुंबई. 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई महानगर प्रदेश 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) ९ ( क ) 

विकास प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ इतर ” असे आहे . 

अधिसूचना 
क्रमांक ७०३ / मुबंई/ उनि / एमएमआरडीए /नोंदणी/ २०१२. - उप 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 

सहायक निबंधक , को - ऑप. हौसींग सोसायटी असोसिएशन लि ., बि . नं . ३४ / ए -१०३ , 
दिनांक ७ जून २०१३ . 

सहकारी संस्था , मालवण. 

कुकरेजा वसाहत , फेस नं . ०१, आर . सी . मार्ग, वाशी नाका , चेंबूर , 

मुंबई ४०० ०७४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सावंतवाडी यांजकडून 

१९ ६० च्या ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आदेश 

आलेली आहे व तिचा नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएमआरडीए / 

जीएनएल ( ओ )/ २० / २०१२-१३, असा आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / एचएसजी / (टीसी) / ३५७ / सन 

कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम 
२०१३. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , एसडीजी / 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप 
एसडीआय / एचएसजी /( टीसी) / ३५७ / सन २०१३, दिनांक ३ ऑगस्ट 

वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
२०१३, दिप रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . सावंतवाडी, 
ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 

एच . आर. जगताप , 
अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
नोंदविण्यात आली आहे . 

दिनांक २२ जुलै २०१३ . मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

मुंबई . 
उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पूर्व विभाग , 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

मुंबई यांजकडून 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 

अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई /एचएसजी/टिसी /१९ ७/ १५८२३ / 
अरुण सं . चौगले, २०१३-१४ / २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच -पूर्व 

विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , रिझवी ईस्ट स्ट्रिट 
सावंतवाडी , 

सहायक निबंधक , 

को - ऑप . हौसींग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ३९ ५७/ ५, व्हिलेज 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था , सावंतवाडी . कोलेकल्याण, वाकोला पाईप लाईन , हयात हॉटेल जवळ, सांताक्रुझ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 

( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५, नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- एचई 

एचएसजी /टिसी /१५८२३ /१३-१४ / २०१३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
मुंबई यांजकडून 

संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या ९ (१ ) 
अधिसूचना 

अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टिसी / १५८०३ / १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
२०१३-१४ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच -पश्चिम अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , लिब्रा टॉवर्स 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 
को - ऑप . हौसींग सोसायटी लि ., प्लॉट सीटीएस नं . सी / ५, ७० हिल 

आहे . 

आर . टी . इटकर , 
रोड, बांद्रा ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या ९( १ ) 

मुंबई, 

सहायक निबंधक, 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 

दिनांक २५ जुलै २०१३ . सहकारी संस्था, एच-पूर्वविभाग, मुंबई. 


३ ९ 


. 


, 


जि . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , डी -विभाग, 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
मुंबई यांजकडून 

सहकारी नियम , १९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूडी/ एचएसजी /(टिसी)/ ९ २३४ / १५ ९९ / “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “इतर सहकारी संस्था " 
२०१३-१४ / सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग, असे करण्यात आले आहे . 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अष्टविनायक 

एन . जे. शिंदे, 
को - ऑप. हौसींग सोसायटी लि ., सी.एस.नं. ४/५२१, प्लॉट नं . ५२१, 

उरण , 

सहायक निबंधक , 
सदानंदवाडी, व्ही . पी . रोड, गिरगांव, मुंबई ४०० ००४ , ही संस्था 

दिनांक २४ जून २०१३ . 

सहकारी संस्था , उरण, 

जि . रायगड . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) 
यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उरण, जि . रायगड 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

यांजकडून 
१ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी 

क्रमांक आरजीडी /युआरएन / जीएनएल / ( ओ)/ ५७२ / ७६३ / 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

२०१३-२०१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

रायगड , याद्वारे सूचित करीत आहे की , 

धुतूम प्रकल्पग्रस्त महिला 
आर. एस . धोंडकर , 

बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., धुतूम , ता , उरण , जि . रायगड , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 

नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 

/ युआरएन / जीएनएल / ( ओ) / ७६३/ २०१३ 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था , डी -विभाग , मुंबई. 

२०१४ / सन २०१३, दिनांक २५ जून २०१३ , ने महाराष्ट्र सहकारी 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण, जि . रायगड संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) 
यांजकडून 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
क्रमांक आरजीडी /युआरएन /एचएसजी/ (टिसी) / ६०५ / २५ ९ ३ / १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६१ नियम १० (१ ) अन्वये 
२०१३-२०१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण तिचे वर्गीकरण “ सर्व साधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर 
जि . रायगड , याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री. सरस्वती अपार्टमेंट सहकारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., केगांव ( सर्व्हे नं . १४० हिस्सा नं . 

एन. जे. शिंदे, 
०५ केगांव ) ता , उरण , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 

उरण, 

सहायक निबंधक , 
युआरएन / एचएसजी/ (टिसी )/ २५ ९३ / २०१३-२०१४ / सन २०१३, दिनांक 

दिनांक २५ जून २०१३. 

सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड . 
२४ जुलै २०१३, ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

यांजकडून 
नियम, १९ ६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

क्रमांक आरजीडी / युआरएन / जीएनएल / ( सी )/ ६३२ / ७६४ / 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

२०१३-२०१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उरण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

रायगड , 

याद्वारे सूचित करीत आहे की न्हावाशेवा पोर्ट स्थानिक 
एन . जे . शिंदे, 

प्रकल्पग्रस्त कंटेनर 

वहातूक 

सहकारी संस्था मर्या., धुतूम , ता , उरण , 
उरण , 

सहायक निबंधक, 

जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / जीएनएल / ( सी ) / 
दिनांक २४ जुलै २०१३. सहकारी संस्था, उरण , जि . रायगड . 

७६४ / २०१३-२०१४ / सन २०१३, दिनांक २६ जुलै २०१३, ने महाराष्ट्र 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उरण , जि . रायगड सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम 
यांजकडून 

९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / जीएनएल / ( ओ) / ५६६ / ७६२ / कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ नियम १०( १ ) 
२०१३-२०१४ / सन २०१३. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, उरण अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
जि . रायगड, याद्वारे सूचित करीत आहे की , करंजा बेरोजगार सेवा " व्यापार विषयक संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
सहकारी संस्था मर्या., करंजा, ता , उरण, जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 

एन. जे. शिंदे, 
आरजीडी/ युआरएन / जीएनएल / ( ओ) / ७६२ / २०१३-२०१४ / सन २०१३, 

उरण, 

सहायक निबंधक, 
दिनांक २४ जून २०१३, ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

दिनांक २६ जुलै २०१३. 

सहकारी संस्था, उरण, जि . रायगड . 
१९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ 


. 


जि . 


. 


. 


४० 


एन . जे . शिंदे , 


उरण, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९ / कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , उरण, जि . रायगड याचा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
यांजकडून 

असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
क्रमांक आरजीडी / युआरएन / जीएनएल /( सी )/ ६७९ / ७६५ / करण्यात आले आहे . 
२०१२-२०१३ / सन २०१३. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण 
जि . रायगड, याद्वारे सूचित करीत आहे की श्री . ठाणकेश्वर स्थानिक 

दिलीप ब. उढाण , 
प्रकल्पग्रस्त वहातूक सहकारी संस्था मर्या., भेंडखळ , ता , उरण , मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / जीएनएल /( सी )/ दिनांक २२ जुलै २०१३. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई. 
७६५ / २०१२-२०१३ / सन २०१३, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१३ , ने 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , म्हाडा मुंबई यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) 
चा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त क्रमांक उपनि /मुंमं / उपनि / बी-३ / ३४८२/ २०१३/ नोंदणी क्रमांक 
अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९ ६१ 

एमयूएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/( टीसी)/१३२२६/२०१२-२०१३. 
नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , बोईसर तारापूर कृष्णा 
उप वर्गीकरण “ व्यापार विषयक संस्था " असे करण्यात आले आहे . सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित., प्लॉट क्र . ६, सरोवर हॉटेल 

जवळ , बोईसर ( प.) ठाणे ४०१ ५०१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
सहायक निबंधक, 

संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४) यांचा कलम ९ ( १ ) 
दिनांक १७ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था , उरण , 

जि . रायगड . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ याचा नियम १० (१ ) अन्वये 

तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएन/ एचएसजी/ (टीसी)/ १०६१७/ २०१३ 

दिलीप ब. उढाण , 
२०१४ / ११४४/ सन २०१३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन-विभाग,मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कुकरेजा पॅलेस 

दिनांक १७ ऑगस्ट २०१३. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई. 
विंग , को - ऑप. हौसींग सोसायटी लि ., सी.टी.एस.नं. १९ ५ / ३ / 
ओ, कुकरेजा पॅलेस, वल्लभ बाग लेन एक्सटेंशन , गरोडिया नगर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
घाटकोपर ( पूर्व ), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

अधिसूचना 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 

क्रमांक पी.एल.आर. /पी.एल.आर./ एच.एस.जी ./ (टी.सी.) / ७७ ९ / 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे २०१९ -२०२० / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , मर्झबान अपार्टमेंट 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . १५६ ( जुना सर्वे नं . १४४ 

मिलिंद सोबले , 

पार्ट ), इराणी वाडी , नवापूर रोड, बोईसर ( पू.), ता. जि . पालघर , ही 
नवी मुंबई , 

उप निबंधक, 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
दिनांक ८ ऑगस्ट २०१३ . सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई. अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली 

आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
क्रमांक मुंमं / उपनि / बी -५ /नोंदणी प्रस्ताव / ३० ९९ / २०१३, नोंदणी 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टीसी )/ १३२५० / २०१३ 

गृहनिर्माण संस्था करण्यात आले आहे. 
२०१४.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , पवई प्लॅनेट 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्रमांक २३- बी , म्हाडा 
कॉलनी, एस . एम. शेट्टी शाळेजवळ , पवई , मुंबई ४०० ०७६, ही 

प्रशांत पाटील, 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. 

पालघर , 

सहायक निबंधक , 
२४ ) यांचा कलम ९( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ 

दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९. 

सहकारी संस्था , पालघर . 


. 


“ 


" 


४१ 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) 
क्रमांक उपनि / डोंबिवली/ बी -१/ ५११ / सन २०१३. - उप निबंधक , 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत आहे की , 

१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचा १९ ६१ चा नियम १० (१ ) 

अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
आशा गार्डन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., नोंदणी क्रमांक 
टिएनए /(डीओएम) /एचएसजी /(टीसी)/ २५२८० / सन २०१३. जुना सर्वे 

रू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
नं . १७३, नवीन सर्व्हे नं . ९ ४ , हिस्सा नं . ३, ४ , ५ , ५A , ५ B, 

डॉ . महेश साळुकेपाटील , 
६ A , ९, १० , ११, १५ , व १६ शिवाजीनगर , डोंबिवली ( पश्चिम ), 

उप निबंधक , 
ता . कल्याण , जि . ठाणे ४२१ २०१. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 

सहकारी संस्था , पी विभाग मुंबई. 
संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , महाड यांजकडून 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) 

वाचले.- ( १ ) या कार्यालयाकडील आदेश जाक्र / सनिम / 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 

अवसायन / वि.ह.परांजपे.वि.ग्रा / ४०८ / सन 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 

२०१३, दिनांक १ ९ ऑगस्ट , २०१३. 
आहे. 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील 
आर. जी . गायकवाड, 

तरतूद . 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , 

क्रमांक सनिम /विकास १ / अवसायन / ४३३ / अंतिम आदेश / 
दिनांक ६ जुलै २०१३. सहकारी संस्था, डोंबिवली. 

वि.ह.परांजपे वि.ग्रा. / सन २०१३. - ज्याअर्थी, वि . ह. परांजपे विद्यार्थी 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, मुंबई 

सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., महाड ता . महाड , जि . रायगड ही 
यांजकडून 

नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून, सदर संस्थेस वाचले क्रमांक १ च्या 

मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्था अवसायनात घेण्यापूर्वी संस्थेच्या 
अधिसूचना 

पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याबाबत मध्यंतरीय आदेशाच्या 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी /टीसी / १६१७७ / दीनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सादर करणेसाठी अवधी देण्यात 
सन २०१९ / १७३७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच -पश्चिम 

आला होता. तथापि , दिलेल्या विहीत मुदतीत संस्थेच्या समिती 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसुचना करीत आहे की , सिल्व्हरी डी 

सदस्यांकडून कोणताही लेखी/ तोंडी खुलासा प्राप्त झालेला नाही. 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ४३, सेंट पॉल्स रोड, 

ज्याअर्थी संस्थेच्या सदस्यांना संस्था चालविण्यास काहीही स्वारस्य 
बांद्रा (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५० एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी / 

दिसून येत नाही. 
टीसी /१६१७७ / सन २०१९ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

त्याअर्थी सदर संस्थेचा मध्यंतरीय आदेश कायम करणेबाबत 
१९ ६० ( १९ ६१ चा महा . २४) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

खात्री झाले कारणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र कलम १०२ व १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत 
सहकारी संस्थेचे नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 

आहे . 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

अंतिम आदेश 
सहभागीदारी " असे करण्यात आले आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ 

(१ ) ( क ) ( दोन) ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी 
बी . एस . कटरे, 

दाजी खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , महाड, जि . रायगड 
मुंबई, 

उप निबंधक , 

आदेश देत आहे की , वि.ह.परांजपे विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार 
दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ . सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग मुंबई . 

मर्या. महाड ता . महाड, जि . रायगड या संस्थेस या कार्यालय जाक्र . / 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, पी विभाग मुंबई यांजकडून 

सनिम / अवसायन / वि.ह.परांजपे वि.ग्रा. / ४०८ / सन २०१३ दिनांक १ ९ 

ऑगस्ट , २०१३ अन्वये कारभार गुंडाळण्याचा दिलेला मध्यंतरीय आदेश 
अधिसूचना 

कायम करीत आहे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु 

-पी / एचएसजी/ टीसी / १५ ९ ०८ / १९ -२० / कलम १०३ ( १) अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . के. पी . 
सन २०१९/ १७५५. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग, मुंबई चौधरी, सहकारी अधिकारी, प्रथम श्रेणी-१, महाड यांची नेमणूक करीत 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बेव्हियु बी अॅण्ड आहे . 
सी -विंग को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., सिटीएस नं २५१३ ओ 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
( ओल्ड सिटीएस नं . २५१३, २५१४ , २५१४/१ ते ५ ), सिटीएस 
नं . २५३५ ओ ( ओल्ड सिटीएस नं . २५३५ ) सिटीएस नं २५१५ आणि 
सिटीएस नं . २५०४, राठोडी व्हिलेज , मालवणी, मार्वे रोड , मालाड 

महाड , 

सहायक निबंधक , 
( पश्चिम ), मुंबई ४०० ० ९ ५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

दिनांक २० सप्टेंबर २०१२ . सहकारी संस्था, महाड- रायगड. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ अ 


दाजी खताळ , 


४२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , महाड यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाड यांजकडून 
वाचले .. (१ ) या कार्यालयाकडील आदेश जाक्र ./ सनिम / 

वाचले.- (१ ) या कार्यालयाकडील आदेश जाक्र . / सनिम / 
अवसायन / श्री गुरुदत्त माध्य . वि.वि. / 

अवसायन / को.ए.सो.माध्य.वि.ग्रा / 
सह.ग्रा . / ४०३ / सन २०१३ दिनांक १ ९ 

४०४ / सन २०१३ दिनांक १ ९ ऑगस्ट 
ऑगस्ट , २०१३ . 

२०१३. 
सहकारी संस्था अधिनियम , 

( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील 

१ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील 
तरतूद . 

तरतूद . 


( २ ) महाराष्ट्र 


. 


क्रमांक सनिम / विकास १/ अव ./ ४३५ / अंतिम आदेश / श्री . 
गुरुदत्त माध्य. वि.वि. / सह.ग्रा. / सन २०१३ - ज्याअर्थी, 

श्री 

गुरुदत्त 
माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., वाकी 
महाड , ता . महाड, जि . रायगड ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून , 
सदर संस्थेस वाचले क्रमांक १ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्था 
अवसायनात घेण्यापूर्वी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे 
मांडण्याबाबत मध्यंतरीय आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत 
सादर करणेसाठी अवधी देण्यात आला होता. तथापि , दिलेल्या विहीत 
मुदतीत संस्थेच्या समिती- सदस्यांकडून कोणताही लेखी/ तोंडी खुलासा 
प्राप्त झालेला नाही. 

ज्याअर्थी संस्थेच्या सदस्यांना संस्था चालविण्यास काहीही स्वारस्य 
दिसून येत नाही. 

त्याअर्थी सदर संस्थेचा मध्यंतरीय आदेश कायम करणेबाबत 
खात्री झाले कारणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०२ व १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे. 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र सहाकरी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ 
( १) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
दाजी खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, महाड, जि . रायगड 
आदेश देत आहे की , श्री गुरुदत्त माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी सहकारी 
ग्राहक भांडार मर्या., महाड , ता . महाड, जि . रायगड या संस्थेस या 
कार्यालयाकडील जाक्र . / सनिम / अवसायन / श्री गुरुदत्त माध्यम. वि.वि./ 
सह.ग्रा. / ४०३ / सन २०१३. दिनांक १९ ऑगस्ट २०१३ अन्वये कारभार 
गुंडाळण्याचा दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . के . पी . चौधरी, सहकारी अधिकारी 
प्रथम श्रेणी-१ महाड यांची नेमणूक करीत आहे. 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


क्रमांक सनिम /विकास १/ अवसायन / ४३६ / अंतिम आदेश / 
को.ए.सो.माध्य.वि.ग्रा/ सन २०१३ - ज्याअर्थी, को.ए.सो. माध्यमिक 
विद्यालय विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., मांडले, ता . महाड, 
जि . रायगड ही नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून, सदर संस्थेस वाचले 
क्रमांक १ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्था अवसायनात घेण्यापूर्वी 
संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याबाबत मध्यंतरीय 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत सादर करणेसाठी अवधी 
देण्यात आला होता तथापि ,दिलेल्या विहीत मुदतीत संस्थेच्या समिती 
सदस्यांकडून कोणताही लेखी /तोंडी खुलासा प्राप्त झालेला नाही. 

ज्याअर्थी संस्थेच्या सदस्यांना संस्था चालविण्यास काहीही स्वारस्य 
दिसून येत नाही. 

त्याअर्थी सदर संस्थेच्या मध्यंतरीय आदेश कायम करणेबाबत 
खात्री झाले कारणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १०२ व १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे. 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र 

सहाकरी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
दाजी खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड, जि . रायगड 

आदेश देत आहे की , को.ए.सो. माध्यमिक विद्यालय विद्यार्थी सहकारी 
ग्राहक भांडार मर्या. मांडले , ता . महाड , जि . रायगड या संस्थेस या 
कार्यालयाकडील जाक्र ./ सनिम / अवसायन / को.ए.सो.माध्य वि.ग्रा ./ 
४०४/ सन २०१३, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१३. अन्वये कारभार 
गुंडाळण्याचा दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये सदर 
संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री. के. पी . चौधरी, सहकारी अधिकारी प्रथम 
श्रेणी-१ महाड यांची नेमणूक करीत आहे . 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


दाजी खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड- रायगड . 


महाड , 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१२ . 


दाजी खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड- रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाड , यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाड यांजकडून 
वाचले.- ( १ ) या कार्यालयाकडील आदेश जाक्र / सनिम / वाचले.- (१ ) या कार्यालयाकडील आदेश जाक्र / सनिम / 
अवसायन / पा.म.थरवळ कन्या.वि.ग्रा. / 

अवसायन / को.ए.सो.इंग्लिश मि.ग्रा ./ 
४०६ / सन २०१३ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट 

४०५ / सन २०१३, दिनांक १ ९ ऑगस्ट 
२०१३. 

२०१३. 
( २ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील 

१ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ मधील 
तरतूद . 

तरतूद . 


क्रमांक सनिम /विकास १ / अवसायन / ४३७ / अंतिम आदेश / 
पा.म.थरवळ कन्या.वि.ग्रा ./ सन २०१३. - ज्याअर्थी, पा . म . थरवळ 
कन्या . विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., महाड , ता . महाड , 
जि . रायगड. ही , नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून , सदर संस्थेस 
वाचले क्रमांक १ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्था अवसायनात 
घेण्यापूर्वी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचेम्हणणे मांडण्याबाबत मध्यंतरीय 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत सादर करणेसाठी अवधी 
देण्यात आला होता. तथापि , दिलेल्या विहीत मुदतीत संस्थेच्या समिती 
सदस्यांकडून कोणताही लेखी/ तोंडी खुलासा प्राप्त झालेला नाही ; 

ज्याअर्थी, संस्थेच्या सदस्यांना संस्था चालविण्यास काहीही स्वारस्य 
दिसून येत नाही. 

त्याअर्थी सदर संस्थेच्या मध्यंतरीय आदेश कायम करणेबाबत 
खात्री झाले कारणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १०२ व १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे . 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 
(१ ) ( क ) ( दोन ) ( चार) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
दाजी खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड , जि . रायगड 
आदेश देत आहे की , पा.म. थरवळ कन्या विद्यार्थी सहकारी ग्राहक 
भांडार मर्या. महाड ता . महाड , जि . रायगड या संस्थेस या कार्यालय 
जाक्र . / सनिम / अवसायन / पा.म.थरवळ कन्या.वि.ग्रा . / ४०६ / सन २०१३ , 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१३, अन्वये कारभार गुंडाळण्याचा दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ (१ ) अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून 

श्री . के . पी. चौधरी, सहकारी अधिकारी प्रथम श्रेणी-१, महाड 
यांची नेमणूक करीत आहे. 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


क्रमांक सनिम /विकास १ / अवसायन / ४३८ / अंतिम आदेश / 
को.ए.सो.इंग्लिश मि.ग्रा . / सन २०१३ - ज्याअर्थी, को.ए.सो. इंग्लिश 
मिडीयम विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., महाड , ता . महाड , 
जि . रायगड. ही , नोंदणीकृत सहकारी संस्था असून , सदर संस्थेस 
वाचले क्रमांक १ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्था अवसायनात 
घेण्यापूर्वी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याबाबत मध्यंतरीय 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत सादर करणेसाठी अवधी 
देण्यात आला होता. तथापि ,दिलेल्या विहीत मुदतीत संस्थेच्या समिती 
सदस्यांकडून कोणताही लेखी / तोंडी खुलासा प्राप्त झालेला नाही ; 

ज्याअर्थी संस्थेच्या सदस्यांना संस्था चालविण्यास काहीही स्वारस्य 
दिसून येत नाही. 

त्याअर्थी सदर संस्थेच्या मध्यंतरीय आदेश कायम करणेबाबत 
खात्री झाले कारणाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १०२ व १०३ अन्वये खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत 
आहे . 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 
( १) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
दाजी खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, महाड, जि . रायगड 
आदेश देत आहे की , को.ए.सो.इंग्लिश, विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार 
मर्या. महाड, ता . महाड , जि . रायगड या संस्थेस या कार्यालयाकडील 
जाक्र / सनिम / अवसायन / को.ए.सो.इंग्लिश.मि.ग्रा. / ४०५ / सन २०१३ , 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१३ अन्वये कारभार गुंडाळण्याचा दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ (१ ) अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून 
श्री . के . पी . चौधरी सहकारी अधिकारी प्रथम श्रेणी-१, महाड यांची 
नेमणूक करीत आहे . 

हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


. 


दाजी खताळ , 


दाजी खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाड- रायगड . 


महाड , 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१२ . 


महाड , 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाड- रायगड . 


दिनांक २० सप्टेंबर २०१२ . 


. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , आर - उत्तर विभाग, जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 
मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

क्रमांक जिविस/सिंधु/ क -१/ संस्था नोंदणी/ २०१९ / ६७२. - या 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूआर-उ / एचएसजी /टीसी / १५ ९ २० / २०१९ प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , आदर्श 

कुकुटपालन 

सहकारी 
२० / २०१९. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर-उत्तर विभाग, मुंबई संस्था मर्या. गोठोस, तालुका कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आय. सी . जय आशियाना सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम 
को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सी.टी.एस.नं. १० ९ ७, १० ९८ , क्रमांक २४ ) चे कलम ९ अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ के.डी.एल. / 
१० ९९, ११० ९ व्हिलेज एक्सर , आय. सी . कॉलनी बोरीवली (पश्चिम ), ओ.जी.आर./ ओ./ ३१० / सन २०१९, दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी 
मुंबई ४०० १०३, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , नोंदविण्यात आली आहे . 
१ ९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 
चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून वर्गीकरण “ कृषी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “इतर कृषी 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
करण्यात आले आहे . 


सं . वि . निकम , 
मुंबई, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २७ सप्टेंबर २०१९ . आर - उत्तर विभाग, मुंबई. 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१ / संस्था नोंदणी/ २०१ ९ / ६७१. - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आकार ब्राम्हणदेव 

दुग्ध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. शेर्प , 

तालुका कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ अन्वये नोंदणी 
क्र . एस.डी.जी. / के.के.आय./ ओ.जी.आर. / ओ./ ४८७/ सन २०१ ९ , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ कृषी संस्था " असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


कृ . रा . धुळप , 
सिंधुदुर्गनगरी , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१ ९ . 

( दुग्ध ),सिंधुदुर्ग . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग, 

मुंबई यांजकडून 
क्रमांक मुंबई/ उपनि / टी-वि / अधिसूचना / २४१८ / २०१९. याद्वारे 
प्रमाणित करतात की , दि न्यु आनंद -दीप को - ऑप . हौसींग सोसायटी 
लि ., सी.टी.एस.नं. ९ १० ए व ९० ९, डॉ . आर . पी . रोड, 
मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी/ 
एचएसजी/ टीसी/ १०९ ३० / सन २०१९ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


कृ . रा . धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


मुलुंड , 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१ ९. 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१९ . 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३० , २०१९ / कार्तिक २-८, शके १ ९ ४१ 

पोलीस उप आयुक्त ( शहरे) यांचेकार्यालय यांजकडून 


. 


वाहतूक पोलीस मुख्यालय, दुसरा माळा, ८७, सर पोचखानवाला रोड , वरळी, मुंबई , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ . 

तात्पुरती अधिसूचना / आदेश 


क्रमांक ३२७३ / पोउआ/ शहरे / वा / २०१ ९ . - जनतेस पोहचणारा धोका आणि अडथळा कमी व्हावा तसेच त्यांची गैरसोय टाळण्याकरिता आणि 
तसा निर्देश देणेकरिता मी , रंजन कुमार शर्मा, पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय), पूर्व उपनगरे, वाहतूक, अतिरिक्त कार्यभार, पोलीस उप आयुक्त 
( शहरे), वाहतूक , मुंबई मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ कलम ११५ (१ ९ ८८ चा नियम ५९ ) व शासकीय अधिसूचना क्रमांक एम.व्ही.ए./ ०५८ ९ / 
सी.आर.- १०६१/ टी.आर.ए-२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९० एम.जी.जी. रोमन ४- ए, दिनांक २० सप्टेंबर १९९ ० पी -६६८ सुधारित क्रमांक एम.व्ही.ए. 
००१९ ६/ ८७१/ सीआर-३७/ सीआरए-२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ एम.जी.जी. रोमन ४-ए, १ ९९ ६ ई.एक्स.पी. ३०७ यानुसार मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 

महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणूक, २०१९ ची प्रक्रिया चालू झालेली असून दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर . जे. जे. मार्ग पोलीस ठाणे 
हद्दीतील १८४ भायखळा मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालय, रिचर्डसन ॲण्ड क्रुडास कंपनी, सर. जे. जे. रोड , भायखळा, मुंबई या ठिकाणी मतमोजणी 
होणार आहे. मा . निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतमोजणी केंद्रापासून १०० मीटरच्या आत वाहनांच्या प्रवेशास मनाई करण्यात आलेली आहे. 
सदर ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून सुरक्षितता राखणेकामी वाहतुकीकरिता दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सकाळी ०८.०० वा . 
ते मतमोजणी संपेपर्यंत खालील नमूद रोडवर निबंध घालण्यात येत आहे : 
क्रमांक २२० / पोउआ / शहरे / वाहतूक / तात्पुरते / २०१ ९ 

वाहतुकी करीता निबंध करण्यात आलेला रस्ता " 


“ 


( १ ) सर जे . जे. मार्ग (दक्षिण वाहिनी ) खडा पारसी ते जे. जे . ब्रिजपर्यंत . 


पर्यायी मार्ग 


( १) खडा पारसीपासून क्ले रोडने नागपाडा जंक्शन ते मौलाना आझाद रोडकडे वाहने रवाना होतील . 

सदरचा आदेश दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी सकाळी ०८.०० वा . ते मतमोजणी संपेपर्यंत या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात जारी 
करण्यात येत आहे. 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे. 


मुंबई , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


रंजन कुमार शर्मा, 
पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय ), पूर्व उपनगरे , वाहतूक , 

अतिरिक्त कार्यभार 
पोलीस उप आयुक्त ( शहरे ) , 

वाहतूक , मुंबई. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २४-३०, २०१९/ कार्तिक २-८, शके १९ ४१ 
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (CITY ), MUMBAI 


Traffic Headquarter , 2nd Floor , 87, Sir Pochkhanvala Road , Worli, Mumbai, 

dated the 21st October 2019 . 


TEMPORARY NOTIFICATION /ORDER 


No. 3273 /DCP / Traffic (City )/2019.—In order to prevent danger obstruction and inconvenience to 
the public and for election related work , to so direct, I, Rajan Kumar Sharma (IPS ), Deputy Commissioner 
of Police (City ), Traffic, Briham Mumbai, in exercise of the powers conferred upon me under section 115 
of Motor Vehicles Act , 1988 (Act No. 59 of 1988 ) read with Government Notification No. MVA 0589/CR 
1061/ TRA - 2 , dated 19th May 1990 do hereby order as under : 

For safety point of view law and order ASSEMBLY ELECTION 2019 , counting will be conducting 
on 24th October 2019 at, Richardson and Crudas Company LTD , Sir J. J. Road , Byculla , Mumbai. 
Following traffic regulations will be made effective from 24th October 2019 at 08.00 am to end of counting. 


- 


No. 220 /DCP/CITY/TEMP/TR./2019 


“ ROAD CLOSED RESTRICTION " 


1. On Sir J. J. Road (South Bound ) Khada Parsi to J. J. Bridge Junction 


“ ULTERNATE ROUTE " 


1. From Khada Parsi to Clar Road to Nagpada Junction to Moulana Azad Road to J. J. Junction . 
The above order is issued on temporary basis and will be in effect 24th October 2019 at 08.00 am to end 
of counting 
Issued under my seal and signature on the 21st day of October , 2019 . 


Place Mumbai, 
dated the 21st October 2019 . 


RANJAN KUMAR SHARMA ( IPS ), 
Deputy Commissioner of Police (HQ East Suburban ), 

Addl. Charge . 
Deputy Commissioner of Police (City ), 

Traffic, Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


